RNI No. MAHBIL / 2009 / 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ७ , अंक २८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ३६ किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , काळ प्रकल्प क्र . २ , माणगाव यांजकडून 


3 


, 


क्रमांक - उजिभू - भूसं / कात -१ / जामगाव / ५४६.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा . तीन ) चे 
कलम एक , पोट - कलम ( ३ ) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१ ९ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र , भाग चार ब , पृष्ठ क्र . 
१० ते ११ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१ ९ ची शासकीय अधिसूचना , उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग क्र . आयडीसी 
२००७ / ३३४ - उद्योग -१४ उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचित विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रात 
१४ नोव्हेंबर २०१ ९ महिन्याच्या १४ व्या दिवसापासून अंमलात येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे . आणि 

ज्याअर्थी , उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ ज्या क्षेत्रात लागू करण्यात आले आहे व त्या सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या जमिनी 
समाविष्ट आहेत . आणि ; 

ज्याअर्थी , उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२ अन्वये ज्या क्षेत्रात उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ लागू करण्यात आले आहे . त्या क्षेत्रातील 
जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास औद्योगिक किंवा उपरोक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पुर्ततेसाठी संपादन करण्याचे अधिकार 
महाराष्ट्र शासनास प्रदान केले आहेत . आणि 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभागाचे आयडीसी / १८ ९ २ ( १७४४१ ) उद्योग -१४ , दिनांक ११ जून १ ९९ ३ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभागाचे आयडीसी / २००७ / ( ३३४ ) / उ -१४ , दिनांक 
१४ नोव्हेंबर २०१ ९ , अन्वये राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६२ च्या नियम २८ ने जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेले 
उपरोक्त नियमाची कलमे ३२ , ३६ व ३८ चे अधिकार आणि नियमाचे कलम २ ( क ) अन्वये उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , काळ प्रकल्प क्र . २ , 
माणगाव यांना कार्यान्वित करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत . आणि ; 

ज्याअर्थी , सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या क्षेत्राची महामंडळास नियोजित दिल्ली - मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर प्रकल्प अंतर्गत रोहा 
माणगाव औद्योगिक क्षेत्रासाठी जमिनी संपादन करण्याची जरुरी आहे , असे उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , काळ प्रकल्प क्र .२ , माणगाव यांनी सादर 
केलेल्या प्रस्तावावरून शासनाची खात्री झालेली आहे ; आणि 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने त्यांचेकडील पत्र क्र . आयडीसी -२०२० / ( प्र.क्र . २५३ ) / उद्योग १४ , दिनांक ८ सप्टेंबर २०२० अन्वये महाराष्ट्र 
औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ३२ चे उप - कलम ( १ ) च्या तरतुदी लागू करणेबाबत सूचित केले आहे . आणि ; 

ज्याअर्थी , सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेल्या क्षेत्रास जमीनमालकांनी व हितसंबंधित असणाऱ्या व्यक्तींनी दाखविलेल्या कारणांचा 
विचार करून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ३२ ( १ ) अन्वये या जमिनी संपादन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला 
आहे . आणि 


% 3B 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 

त्याअर्थी , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ३२ ( १ ) चा वापर करून अनुसूचित नमूद केलेल्या जमिनी उपरोक्त 
कारणासाठी महाराष्ट्र शासनाने संपादित केल्या असून त्याबाबत उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) काळ प्रकल्प क्र . २ , माणगाव ही नोटीस प्रसिद्ध करत 
आहेत . 

अनुसूची 


जिल्हा - रायगड , तालुका - रोहा , मौजे - जामगाव 


अ.क्र . 


गट नं . 


हि.नं. 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 
( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


५३७ 


पैकी 


१.००० 


२ 


६०५ 


पैकी 


०.९९९ 


एकूण 


१.९९९ 


नितीन राऊत , 


उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 


माणगाव , 
दिनांक ७ जून २०२१ . 


काळ प्रकल्प क्र . २ , माणगाव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


३ 


उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , काळ प्रकल्प क्र . २ , माणगाव यांजकडून 


शुद्धीपत्रक 


क्रमांक / उजिभू / भूसं / ५४६ / ३२ ( १ ) / २१ दुरुस्ती , उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) काळ प्रकल्प क्र .२ , माणगाव यांजकडील अधिसूचना 
क्रमांक / भूसं / एसआर / ५४६ / ३२ ( १ ) / प्रसिद्धी / २०१५ , दिनांक २८ जानेवारी २०१५ , दिनांक २५ जुलै २०१६ व दिनांक १२ ऑगस्ट २०१६. – अन्वये 
मौजे जामगांव , ता . रोहा , जिल्हा रायगड येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ३२ ( १ ) ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र , भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी मध्ये पृष्ठ क्र . ४ मध्ये दिनांक ५ ते ११ फेब्रुवारी २०१५ , पृष्ठ क्र . २३ मध्ये दिनांक २८ जुलै २०१६ 
ते ३ ऑगस्ट २०१६ , पृष्ठ क्र . ८ ते ९ मध्ये दिनांक १८ ते २४ ऑगस्ट २०१६ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे . 

दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१५ , दिनांक २८ जुलै २०१६ व दिनांक १८ ऑगस्ट २०१६ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण 
विभागीय पुरवणीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे . 

अनुसूची 

जिल्हा रायगड , ता . रोहा , गाव जामगाव 
यापूर्वीचा तपशील 

वाचण्याचा तपशील ( दुरुस्तीप्रमाणे ) 


अ . क्र . 


स.नं. / ग.नं . 


हि.नं. 


अ . क्र . 


स.नं. / ग.नं . 


हि.नं. 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 

( ४ ) 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


५६३ 


१ 


१.८५० 


१ 


५६३ 


१ 


१.४५० 


२ 


६४१ 


o 


१.२७० 


२ 


६४१ 


१.१६० 


नितीन राऊत , 


उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 


माणगाव , 
दिनांक ७ जून २०२१ . 


काळ प्रकल्प क्र . २ , माणगाव . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - १ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , काळ प्रकल्प क्र . २ , माणगाव यांजकडून 


शुद्धीपत्रक 


क्रमांक उजिभू / भूसं / ५४६ / ३२ ( २ ) / २०२१ दुरुस्ती , क्र.उजिभू / भूसं / एस . आर . ५४६/३२ ( २ ) प्रसिद्धी / २०१४ , दिनांक १ सप्टेंबर २०१४ व 
दिनांक १६ जुलै २०१६.- अन्वये , मौजे जामगाव , ता . रोहा , जि . रायगड येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ३२ ( २ ) 
ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी पृष्ठ . क्र . १० वर दिनांक २५ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर २०१४ व पृष्ठ 
क्र . २ ते ३ मध्ये दिनांक ३० जुलै ते ५ ऑगस्ट , २०१५ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे . 

दिनांक २५ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर २०१४ व दिनांक ३० जुलै ते ५ ऑगस्ट , २०१५ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय 
पुरवणीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे . 

अनुसूची 

जिल्हा रायगड , ता . रोहा , गाव जामगाव 
यापूर्वीचा तपशील 

वाचण्याचा तपशील ( दुरुस्ती प्रमाणे ) 


अ.क्र . 


स.नं. / ग.नं . 


हि.नं. 


अ.क्र . 


स.नं. / ग.नं . 


हि.नं. 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 

( ४ ) 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


५६३ 


१ 


१.८५० 


१ 


५६३ 


१ 


१.४५० 


२ 


६४१ 


. 


१.२७० 


२ 


६४१ 


१.१६० 


नितीन राऊत , 


उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 


माणगाव , 
दिनांक ७ जून २०२१ . 


काळ प्रकल्प क्र . २ , माणगाव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


५ 


उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , काळ प्रकल्प क्र . २ , माणगाव यांजकडून 


शुद्धीपत्रक 
क्रमांक / उजिभू / भूसं / ५४७ / ३२ ( १ ) / २१ दुरुस्ती , उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) काळ प्रकल्प क्र . २ , माणगाव यांजकडील अधिसूचना 
क्रमांक / भूसं / एसआर / ५४७ / ३२ ( १ ) प्रसिद्धी / २०१६ , दिनांक २३ ऑगस्ट २०१६.- अन्वये मौजे पाथरशेत , ता . रोहा , जिल्हा रायगड येथील 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ३२ ( १ ) ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी मध्ये 
पृ.क्र . १० ते १३ दिनांक १ ते ७ सप्टेंबर २०१६ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे . 

दिनांक १ सप्टेंबर २०१६ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत खालीलप्रमाणे 
दुरुस्ती करण्यात येत आहे . 

अनुसूची 

जिल्हा रायगड , ता . रोहा , गाव पाथरशेत 
यापूर्वीचा तपशील 

वाचण्याचा तपशील ( दुरुस्तीप्रमाणे ) 


अ . क्र . 


स.नं. / ग.नं . 


हि.नं. 


अ . क्र . 


स.नं. / ग.नं . 


हि.नं. 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 

( ४ ) 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


५४३ 


पैकी 


०.४३० 


१ 


५४३ 


पैकी 


०.०१३ 


२ 


५४७ 


पैकी 


०.२५७ 


२ 


२ 


५४७ 


पैकी 


०.१०७ 


३ 


३ 


५४ ९ 


पैकी 


०.३१४ 


३ 


३ 


५४ ९ 


पैकी 


०.१२४ 


नितीन राऊत , 


माणगाव , 


उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 


दिनांक ७ जून २०२१ . 


काळ प्रकल्प क्र . २ , माणगाव . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , काळ प्रकल्प क्र . २ , माणगाव यांजकडून 


शुद्धीपत्रक 
क्रमांक उजिभू / भूसं / ५४७ / ३२ ( २ ) / २०२१ दुरुस्ती , क्र . उजिभू / भूसं / एसआर ५४७/३२ ( २ ) प्रसिद्धी ( ३ ) / २०१५ , दिनांक १६ जुलै 
२०१५.- अन्वये , मौजे पाथरशेत , ता . रोहा , जि . रायगड येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ३२ ( २ ) ची अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी पृष्ठ क्र . ४ ते ८ मध्ये दिनांक ३० जुलै ते ५ ऑगस्ट २०१५ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे . 

दिनांक ३० जुलै ते ०५ ऑगस्ट , २०१५ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत 
खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे . 

अनुसूची 

जिल्हा रायगड , ता . रोहा , गाव पाथरशेत 
यापूर्वीचा तपशील 

वाचण्याचा तपशील ( दुरुस्तीप्रमाणे ) 


अ.क्र . 


स.नं. / ग.नं . 


हि.नं. 


अ.क्र . 


स.नं. / ग.नं . 


हि.नं. 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 

( ४ ) 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


५४३ 


पैकी 


०.४३० 


१ 


५४३ 


पैकी 


०.०१३ 


२ 


५४७ 


पैकी 


०.२५७ 


२ 


५४७ 


पैकी 


०.१०७ 


३ 


५४ ९ 


पैकी 


०.३१४ 


३ 


५४ ९ 


पैकी 


०.१२४ 


नितीन राऊत , 


माणगाव , 


उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 


दिनांक ७ जून २०२१ . 


काळ प्रकल्प क्र . २ , माणगाव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 

उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , काळ प्रकल्प क्र . २ , माणगाव यांजकडून 
क्रमांक उजिभू - भूसं / कात -१ / पहूर / ५४८.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा . तीन ) चे कलम 
एक , पोट - कलम ( ३ ) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१ ९ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र , भाग चार - ब पृष्ठ क्र . ११ ते 
१४ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१ ९ ची शासकीय अधिसूचना , उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग क्र . आयडीसी -२००७ / 
३३४ - उद्योग -१४ उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचित विनिर्दीष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रात १४ नोव्हेंबर 
२०१ ९ महिन्याच्या १४ व्या दिवसापासून अंमलात येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे ; आणि 

ज्याअर्थी , उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ ज्या क्षेत्रात लागू करण्यात आले आहे व त्या सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या जमिनी 
समाविष्ट आहेत ; आणि 

ज्याअर्थी , उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२ अन्वये ज्या क्षेत्रात उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ लागू करण्यात आले आहे . त्या क्षेत्रातील 
जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास औद्योगिक किंवा उपरोक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पुर्ततेसाठी संपादन करण्याचे अधिकार 
महाराष्ट्र शासनास प्रदान केले आहेत ; आणि 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभागाचे आयडीसी / १८ ९ २ ( १७४४१ ) उद्योग -१४ , दिनांक ११ जून , १ ९९ ३ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभागाचे आयडीसी / २००७ / ( ३३४ ) / उ -१४ , दिनांक 
१४ नोव्हेंबर २०१ ९ , अन्वये राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६२ च्या नियम २८ ने जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेले 
उपरोक्त नियमाची कलमे ३२ , ३६ व ३८ चे अधिकार आणि नियमाचे कलम २ ( क ) अन्वये उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , काळ प्रकल्प क्र . २ , 
माणगाव यांना कार्यान्वित करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत ; आणि 

ज्याअर्थी , सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या क्षेत्राची महामंडळास नियोजित दिल्ली - मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर प्रकल्प अंतर्गत रोहा 
माणगाव औद्योगिक क्षेत्रासाठी जमिनी संपादन करण्याची जरुरी आहे , असे उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , काळ प्रकल्प क्र . २ , माणगाव यांनी सादर 
केलेल्या प्रस्तावावरुन शासनाची खात्री झालेली आहे ; आणि 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने त्यांचेकडील पत्र क्र . आयडीसी -२०२० / ( प्र.क्र . २५२ ) / उद्योग १४ , दिनांक ०८ सप्टेंबर २०२० अन्वये महाराष्ट्र 
औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ३२ चे उप - कलम ( १ ) च्या तरतुदी लागू करणेबाबत सूचित केले आहे ; आणि 

ज्याअर्थी , सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेल्या क्षेत्रास जमीन मालकांनी व हितसंबधीत असणाऱ्या व्यक्तींनी दाखविलेल्या कारणांचा विचार 
करून महाराष्ट्र 

औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ३२ ( १ ) अन्वयें या जमिनी संपादन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे ; आणि 
त्याअर्थी , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ३२ ( १ ) चा वापर करून अनुसूचित नमूद केलेल्या जमिनी उपरोक्त 
कारणासाठी महाराष्ट्र शासनाने संपादित केल्या असून त्याबाबत उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , काळ प्रकल्प क्र . २ , माणगाव ही नोटीस प्रसिद्ध 
करत आहेत . 

अनुसूची 
जिल्हा - रायगड , तालुका - रोहा , 

मौजे 

पहूर 
गट नं . हि.नं. 

क्षेत्र 

( हे.आर ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
२८४ पैकी 

०.०५० 
३६७ 

पैकी ०.०४३ 
४१४ पैकी 

०.१०८ 
५१७ पैकी 

०.००२ 
५२२ 

०.००५ 
६ ७३५ 

पैकी 
७७२ 

१.०० ९ 
७८३ 

पैकी ०.०६७ 
७ ९ ६ 

पैकी १६.००० 
१० ९ ८१ 

पैकी 


अ.क्र . 


१ 


" mm 0 


५ 


२ पैकी 


०.४०० 


१ पैकी 


9 or 


८ 


०.०४८ 


एकूण 


१७.७३२ 


• 


माणगाव , 
दिनांक ७ जून २०२१ . 


नितीन राऊत , 
उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
काळ प्रकल्प क्र . २ , माणगाव . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , काळ प्रकल्प क्र . २ , माणगाव यांजकडून 


शुद्धीपत्रक 


क्रमांक / उजिभू / भूसं / ५४८ / ३२ ( १ ) / २१ दुरुस्ती , उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , काळ प्रकल्प क्र .२ , माणगाव यांजकडील अधिसूचना 
क्रमांक भूसं / एसआर / ५४८ / ३२ ( १ ) प्रसिद्धी / २०१५ , दिनांक २ ९ जानेवारी २०१५ , दिनांक २ ९ एप्रिल २०१६ , दिनांक ९ ऑगस्ट २०१६.- अन्वये 
मौजे पहुर , ता . रोहा , जिल्हा रायगड येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ३२ ( १ ) ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र , भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी मध्ये पृ . क्र . ०६ ते ०८ मध्ये दिनांक ५ ते ११ फेब्रुवारी २०१५ रोजी व पृ . क्र . ०७ ते ० ९ मध्ये दिनांक 
१२ ते १८ मे २०१६ , पृ . क्र . २० ते २७ , दिनांक १८ ते २४ ऑगस्ट २०१६ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे . 

दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१५ , दिनांक १२ मे २०१६ व दिनांक १८ ऑगस्ट २०१६ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय 
पुरवणीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे . 

अनुसूची 

जिल्हा रायगड , ता . रोहा , गाव पहुर 
यापूर्वीचा तपशील 

वाचण्याचा तपशील ( दुरुस्तीप्रमाणे ) 


अ . क्र . 


स.नं. / ग.नं . 


हि.नं. 


क्षेत्र 


अ . क्र . 


स.नं. / ग.नं . 


हि.नं. 


( हे.आर ) 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


१ ९ ० 


१ 


०.३८८ 


१ 


१ ९ ० 


१ 


०.३३८ 


२ 


२१७ 


० 


३.००० 


२ 


२१७ 


. 


२.२८० 


३ 


२५८ 


. 


०.७४४ 


३ 


२५८ 


० 


०.२५५ 


४ 


२६० 


१ 


१.२०५ 


४ 


२६० 


१ 


१.२०० 


५ 


२७३ 


. 


०.४८ ९ 


با 


२७३ 


o 


०.२४० 


६ 


२ ९ २ 


. 


५.५५० 


६ 


२ ९ २ 


o 


५.३५० 


७ 


३४५ 


. 


०.०२५ 


७ 


३४५ 


. 


०.००५ 


८ 


४०१ 


o 


०.३ ९ ३ 


८ 


४०१ 


o 


०.२२४ 


९ 


४०३ 


. 


०.१८५ 


९ 


४०३ 


o 


०.१०१ 


१० 


४७२ 


. 


०.३१६ 


१० 


४७२ 


०.२३२ 


११ 


४७३ 


. 


०.४०० 


११ 


४७३ 


. 


०.३०७ 


१२ 


६७८ 


० 


०.७ ९ ५ 


१२ 


६७८ 


० 


०.०५६ 


नितीन राऊत , 


माणगाव , 


उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 


दिनांक ७ जून २०२१ . 


काळ प्रकल्प क्र . २ , माणगाव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


९ 


उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , काळ प्रकल्प क्र . २ , माणगाव यांजकडून 


शुद्धीपत्रक 
क्रमांक उजिभू / भूसं / ५४८ / ३२ ( २ ) / २०२१ दुरुस्ती , क्रमांक भूसं / एस आर ५४८/३२ ( २ ) प्रसिद्धी / २०१४ , दिनांक १७ / ० ९ / २०१४ , 
क्र . उजिभू / भूस / एस आर ५४८ / ३२ ( २ ) प्रसिद्धी / २०१५ , दिनांक ०१/०१/२०१५ , क्र . उजिभू / भूस / एस आर ५४८ / ३२ ( २ ) प्रसिद्धी / २०१५ , 
दिनांक १ ९ / १ २०१५ व क्र . उजिभू / भूस / एस आर ५४८/३२ ( २ ) प्रसिद्धी ( ३ ) / १५ , दिनांक १६/७ २०१५.- अन्वये , मौजे पहूर , ता . रोहा , 
जि . रायगड येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ३२ ( २ ) ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - कोकण 
विभागीय पुरवणी पृष्ठ क्र . ७ ते ९ मध्ये दिनांक २५ सप्टेंबर ते ०१ ऑक्टोबर २०१४ , पृष्ठ क्र . ४ मध्ये दिनांक २२ ते २८ जानेवारी २०१५ , पृष्ठ क्र . 
११ ते १२ मध्ये दिनांक ५ ते ११ फेब्रुवारी , २०१५ व पृष्ठ क्र . ९ ते १६ मध्ये दिनांक ३० जुलै ते ५ ऑगस्ट , २०१५ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे . 

दिनांक २५ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर , २०१४ , दिनांक २२ ते २८ जानेवारी २०१५ , दिनांक ५ ते ११ फेब्रुवारी , २०१५ व दिनांक ३० जुलै 
ते ५ ऑगस्ट , २०१५ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत खालीलप्रमाणे दुरुस्ती 
करण्यात येत आहे . 

अनुसूची 

जिल्हा रायगड , ता . रोहा , गाव पहुर 
यापूर्वीचा तपशील 

वाचण्याचा तपशील ( दुरुस्तीप्रमाणे ) 


अ . क्र . 


स.नं. / ग.नं . 


हि.नं. 


अ . क्र . 


स.नं. / ग.नं . 


हि.नं. 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 

( ४ ) 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


१ ९ ० 


१ 


०.३८८ 


१ 


१ ९ ० 


१ 


०.३३८ 


२ 


२१७ 


o 


३.००० 


२ 


२१७ 


o 


२.२८० 


३ 


२५८ 


. 


०.७४४ 


२५८ 


O 


०.२५५ 


४ 


२६० 


१ 


१.२०५ 


४ 


२६० 


१ 


१.२०० 


५ 


२७३ 


. 


०.४८ ९ 


با 


२७३ 


० 


०.२४० 


६ 


२ ९ २ 


. 


५.५५० 


२ ९ २ 


. 


५.३५० 


३४५ 


०.०२५ 


७ 


३४५ 


० 


०.००५ 


८ 


४०१ 


. 


०.३ ९ ३ 


८ 


४०१ 


. 


०.२२४ 


९ 


४०३ 


०.१८५ 


९ 


४०३ 


. 


०.१०१ 


१० 


४७२ 


O 


०.३१६ 


१० 


४७२ 


० 


०.२३२ 


११ 


४७३ 


०.४०० 


११ 


४७३ 


. 


०.३०७ 


१२ 


५५३ 


०.०३१७ 


१२ 


५५३ 


० 


०.३१७ 


१३ 


६७८ 


. 


०.७ ९ ५ 


१३ 


६७८ 


० 


०.०५६ 


नितीन राऊत , 


माणगाव , 


उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 


दिनांक ७ जून २०२१ . 


काळ प्रकल्प क्र . २ , माणगाव . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी ( नागरी क्षेत्र कमाल धारणा ) बृहन्मुंबई 


वाचले : ( १ ) या कार्यालयाचे कलम ८ ( ४ ) खालील आदेश क्रमांक सी / युएलसी / D - XV - SR - XXI - १ ९ १ / २०४१ , 

दिनांक २७ मार्च १ ९९ १ . 
( २ ) कलम १० ( ३ ) खालील अधिसूचना दिनांक ४ नोव्हेंबर २००५ . 
( ३ ) कलम १० ( ५ ) खालील नोटीस दिनांक २० फेब्रुवारी २००६ . 
( ४ ) नगरविकास विभाग , महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्रमांकः नाजक -२०२० / स.क्र . ४२६ / नाजकधा -१ , 

दिनांक १६ डिसेंबर २०२० व १६ मार्च २०२१ . 
( ५ ) या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक सी / युएलसी / डे -१५ / ६ ( १ ) / SR - XXI - १ ९ १ / २०२० दिनांक १ ९ जानेवारी २०२१ व 

२५ मार्च २०२१ . 
( ६ ) नगरविकास विभाग , महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्रमांक नाजक -२०२१ / प्र.क्र . १८ / नाजकधा -१ , 
दिनांक २४ मे २०२१ . 

आदेश 
क्रमांक सी / युएलसी / डे- ६ ( १ ) / SR - XXI - १ ९ १ / २०२१ / जा . क्र . ४४४ .- नगरविकास विभाग , महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र दिनांक 
१६ डिसेंबर २०२० अन्वये श्रीमती कमरजहाँ मोहम्मद मोईन सिद्दीकी यांचे दिनांक निरंक रोजीचे निवेदन प्राप्त झाले होते . सदर निवेदनामध्ये त्यांनी 
मौजे- मालवणी येथील सर्वे क्रमांक ११०/४ न.भू. क्रमांक २८५१ मधील अतिरिक्त क्षेत्र ५२८.२ चौ.मी. क्षेत्र श्रीमती शाहीदा बेगम रमजान अली 
शेख यांनी नोंदणीकृत खरेदी खताद्वारे क्र . ४१८ ९ / ८७ दिनांक १२ ऑक्टोबर १ ९ ८७ रोजी खरेदी केले आहे . त्यामुळे उक्त क्षेत्राकरिता पारित केलेली 
नाजकधा , कलम १० ( ३ ) १० ( ५ ) खालील कार्यवाही रद्द करावी तसेच मिळकतपत्रिकेवरील महाराष्ट्र शासनाचे नाव कमी करावे , अशी विनंती 
केली होती . 

प्रस्तुत प्रकरणी जमीनमालक श्री . लॉरेन्स फ्रान्सिस पटेल यांनी दिनांक २६ मार्च १ ९ ८७ रोजी कलम ६ ( १ ) खालील विवरणपत्र दाखल केले 
होते . सदर विवरणपत्राची छाननी करुन दिनांक २७ मार्च १ ९९ १ रोजी कलम ८ ( ४ ) खाली आदेश पारीत करण्यात आले होते . मौजे - मालवणी , ता . 
बोरीवली येथील सर्वे क्रमांक ११०/४ न.भू.क्र . २८५१ क्षेत्र ५२८.२ चौ.मी. अतिरिक्त क्षेत्र घोषीत करण्यात आले आहे . तद्नंतर उक्त अतिरिक्त 
क्षेत्रास कलम १० ( ३ ) खालील अधिसूचना दिनांक ४ नोव्हेंबर , २००५ रोजी पारित करुन सदर अधिसूचना दिनांक २४ नोव्हेंबर २००५ रोजी 
महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे . तद्नंतर कलम १० ( ५ ) खालील नोटीस दिनांक २० फेब्रुवारी २००६ रोजी पारित करुन नगर 
भूमापन अधिकारी , गोरेगाव यांनी उक्त मिळकतीचा दिनांक १८ सप्टेंबर २००६ रोजी एकतर्फी ताबा घेतला आहे . 

सदर प्रकरणी अर्जदाराच्या विनंतीनुसार शासन नगरविकास विभाग , मंत्रालय यांना दिनांक १ ९ जानेवारी २०२१ व २५ मार्च २०२१ अन्वये 
सविस्तर अहवाल सादर करण्यात आला होता . सदर अहवालाच्या अनुषंगाने शासनाने या कार्यालयास दिनांक २४ मे २०२१ अन्वये पुढीलप्रमाणे 
कळविले आहे , बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सन १ ९९ १ च्या विकास योजनेनुसार विचाराधीन क्षेत्र खेळाचे मैदान व डी.पी. रोडच्या आरक्षणाने 
बाधीत असल्याने , नाजकधा अधिनियम , १ ९ ७६ मधील कलम २ क्यु ( १ ) मधील तरतुद विचारात घेता , मौजे , मालवणी येथील सर्व्ह क्र . ११०/४ , 
न.भू.क्र . २८५१ मधील ५२८.२ चौ.मी. या अतिरिक्त क्षेत्रावरील पारित केलेली नाजकधा कलम १० ( ३ ) १० ( ५ ) खालील कार्यवाही रद्द करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे . 

सबब , नगरविकास विभागकडील दिनांक २४ मे २०२१ रोजीच्या पत्रातील निर्देशानुसार मी जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी , बृहन्मुंबई याद्वारे 
आदेशित करतो की , मौजे . मालवणी येथील सर्वे क्रमांक ११०/४ न.भू. क्रमांक २८५१ मधील अतिरिक्त क्षेत्र ५२८.२ चौ.मी. करीता नाजकधा 
कलम १० ( ३ ) व १० ( ५ ) नुसार दिनांक २० सप्टेंबर २००६ रोजी दाखल केलेली मिळकतपत्रिकेवरील धारक सदरी “ महाराष्ट्र शासन ” ही नोंद कमी 
करुन जमीनधारकाचे नाव धारक सदरी दाखल करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे त्याप्रमाणे अभिलेखात उचीत नोंदी घेण्याची कार्यवाही करण्यात 
यावी . 


मुंबई , 
दिनांक १७ जून २०२१ . 


मिलिंद बोरीकर , 
जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी 

( ना.क्षे.क.म. ) , बृहन्मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


११ 


जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , पालघर यांजकडून 


3 


अधिसूचना 
क्रमांक गृह / का . १ / टे . ४ / स्थानिक सुट्टी अधिसूचना / कावि -०३ / २०२१.– ज्याअर्थी उपोद्घातातील अ . क्र . १ व २ वर अंतर्भुत असलेल्या 
शासन निर्णयान्वये जिल्ह्यातील महसूल हद्दीमध्ये शासनाच्या सर्व खात्यामधील कार्यालयांकरिता शासनाने जाहीर केलेल्या सार्वजनिक सुट्टयांव्यतिरिक्त 
तीन स्थानिक महत्त्वाच्या असणाऱ्या सार्वजनिक सुट्ट्या जाहीर करण्याचे अधिकार जिल्ह्याच्या प्रमुखास प्रदान करण्यात आले आहेत 

आणि ज्याअर्थी शासनाने जाहीर केलेल्या सार्वजनिक सुट्टयांव्यतिरिक्त सन २०२१ करीता पालघर जिल्ह्यातील स्थानिक सणांकरीता तीन 
सार्वजनिक सुट्टया जाहीर करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी मी डॉ . माणिक गुरसळ , जिल्हाधिकारी , पालघर मला उपोद्घातातील अ . क्र . १ व २ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून पालघर जिल्ह्याच्या हद्दीमधील शासनाच्या सर्व खात्यामधील कार्यालयांकरिता शासनाने जाहीर केलेल्या सार्वजनिक सुट्टयांव्यतिरिक्त पालघर 
जिल्ह्यातील स्थानिक सणांकरिता खालील तीन सार्वजनिक सुट्टया जाहीर करण्यात येत आहे . 


अ.क्र . 


दिनांक 


वार 


सण 


१ . 


९ ऑगस्ट २०२१ 


सोमवार 


जागतिक आदिवासी दिन 


२ . 


३१ ऑगस्ट २०२१ 


मंगळवार 


गोपाळकाला 


३ . 


१४ सप्टेंबर २०२१ 


मंगळवार 


ज्येष्ठगौरी विसर्जन 


डॉ . माणिक गुरसळ , 
जिल्हाधिकारी , पालघर . 


पालघर , 
दिनांक ११ जून २०२१ . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक आस्था बी -२ / २४१३ / २०२१.- रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जदार यांची प्रकृती अस्वास्थ्य व स्वास्थ्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र हजर केल्याने परिवर्तीत रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच रकाना 
क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता . 


अ . क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक 
नाव व पदनाम 

अर्जित / 
परिवर्तीत रजा 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


३ 


१ . 


श्रीमती आर . एस . गोसावी , 
४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
व न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग १ , रत्नागिरी 


६२ 
दिवस 
परिवर्तीत 


अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

अतिरिक्त कार्यभार 
रजा मागितलेचा 

सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
दिनांक ( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 

अधिकारी यांचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
दिनांक ५ एप्रिल २०२१ 

दिनांक ५ एप्रिल २०२१ 
ते दिनांक ८ एप्रिल दिनांक ५ एप्रिल २०२१ चे कार्या . वेळेपासून ते 
२०२१ चार दिवस व 

रोजीचे कार्या . वेळेपासून दिनांक १३ एप्रिल २०२१ 
दिनांक ९ एप्रिल २०२१ ते दिनांक २ ९ एप्रिल २०२१ चे कार्या . वेळेपर्यंतचा 
ते दिनांक २८ एप्रिल रोजीचे कार्यालयीन पदभार श्रीमती पी . एस . 
२०२१ पर्यंत २० दिवस वेळेपूर्वीपर्यंत . गोवेकर , ५ वे सह दिवाणी 
अशी एकूण २४ दिवस 

न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
परिवर्तीत रजा . 

न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ , 
रत्नागिरी यांजकडे 


रजा . 


*** तसेच दिनांक १३ एप्रिल २०२१ चे कार्या . वेळेनंतरपासून ते १ ९ एप्रिल २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतचा पदभार श्री . अ . अ . 
वाळुजकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ , रत्नागिरी यांजकडे ठेवणेत येत आहे . ** 


** तसेच दिनांक १ ९ एप्रिल २०२१ चे कार्या . वेळेपासून ते २ ९ एप्रिल २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतचा पदभार श्रीमती पी . एस . गोवेकर , 
५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ , रत्नागिरी यांजकडे ठेवणेत आला होता . 

रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्याचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक ७ मे २०२१ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 


अ . क्र . 


क्रमांक आस्था बी -२ / २४१५ / २०२१ . – रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
परिवर्तीत रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता . 
न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम 

अर्जित / रजा मागितलेचा 

सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तीत रजा दिनांक ( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 

अधिकारी यांचे 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
१ . श्री . उ . सा . जाधव , २७ दिनांक १० एप्रिल २०२१ 

श्रीमती के . ए . काटकर 
दिवाणी न्यायाधीश दिवस ते दिनांक २८ एप्रिल दिनांक १० एप्रिल २०२१ सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) व परिवर्तीत २०२१ पर्यंत १ ९ दिवस 

रोजीचे कार्या . वेळेपासून ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी 

रजा . परिवर्तीत रजा . 

ते दिनांक २ ९ एप्रिल २०२१ न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ , 
वर्ग १ , दापोली 

रोजीचे कार्यालयीन दापोली . 
वेळेपूर्वीपर्यंत . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक ७ मे २०२१ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 

पोलीस आयुक्तालय , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक वि.शा. / कोरोना / मनाई आदेश / २३६३ / २०२१. - ज्याअर्थी , जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणुमुळे पसरत असलेला कोरोना 
आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणुन घोषीत केलेला आहे . तसेच कोरोना विषाणुंचा प्रसार भारतात , महाराष्ट्रात व मिरा भाईंदर , वसई 
विरार शहरात गतीने पसरत असल्याचे दिसून येत आहे . तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणु ( कोविड -१ ९ ) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक कायदा , १८ ९ ७ दिनांक १३ मार्च २०२० रोजी पासून लागू करण्यात आला असून त्यातील खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदी 
नुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे . त्याबाबतची नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे . 

त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्रमांक डीएमयु / २०२० / सीआर ९ २ / आपत्ती व्यवस्थापन -१ , दिनांक ४ जून २०२१ , अन्वये , 
आदेश लागु केलेला आहे . उपरोक्त संदर्भ क्रमांक ०६ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने कोरोना विषाणू संसर्गाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्यात यापुर्वी लागु 
केलेल्या मनाई आदेशातील निबंर्धांमध्ये शिथिलता दिली आहे ; 

ज्याअर्थी , मी , विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
शासनाच्या क्रमांक पीआरओ -० ९ २० / प्रक्र २१७ / विशा - २- फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ ( सन १ ९ ७४ चा २ ) च्या कलम २१ नुसार प्राप्त विशेष 
प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( ३ ) अन्वये , जा . क्र . / विशा / कोरोना / मनाई आदेश / / 
२२२७/२०२१ , दिनांक ६ जून २०२१ अन्वये , जा.क्र . / विशा / कोरोना / मनाई आदेश / २२ ९ ३ / २०२१ , दिनांक ११ जून २०२१ अन्वये निर्गमित केलेले 
मनाई आदेश हे दिनांक १४ जून २०२१ रोजीचे सकाळी ०७-०० वाजेपासून दिनांक २१ जून २०२१ रोजीचे सकाळी ०७-०० वाजेपावेतो लागू करण्यात 
आलेले होते . संदर्भ क्रमांक ०६ अन्वये शासनाने निर्गमित केलेल्या आदेशास अधिन राहून मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालयातील 
कोविड संसर्गास तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता सन १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे जनतेस , 
खालील व्यक्ती , आस्थापना यांना उद्देशून आदेश काढणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झालेली आहे . 

त्याअर्थी , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक ११ जून २०२१ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या मनाई 
आदेशामध्ये मिरा - भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्र हे Levels of Restrictions For breaking The Chain अंतर्गत स्तर -३ ( Level 
3 ) या स्तराचे सर्व निबंध दिनांक ४ जून २०२१ रोजीचे शासन आदेशानुसार जसेच्या तसे लागू राहतील . सदरचा मनाई आदेश दिनांक २१ जून २०२१ 
रोजीचे सकाळी ७-०० वाजेपासून दिनांक २८ जून २०२१ रोजीच्या सकाळी ७-०० वाजेपावेतो 

सदर मनाई आदेशाबाबत प्रत्येकास स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये 
प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे , पोलीस स्टेशन , सहा . पोलीस आयुक्त 
तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त कार्यालये यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सहीशिक्यानिशी आज दिनांक १८ जून २०२१ रोजी दिलेला आहे . 


लागू राहिल . 


मिभाववि आयुक्तालय . 


विजयकांत सागर , 
पोलीस उप आयुक्त , ( मुख्यालय ) 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


१५ 


पोलीस आयुक्तालय , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक वि.शा. / कोरोना / मनाई आदेश / २३६२ / २०२१.- ज्याअर्थी , जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणूमुळे पसरत असलेला कोरोना 
आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषीत केलेला आहे . तसेच कोरोना विषाणुंचा प्रसार भारतात , महाराष्ट्रात व मिरा - भाईंदर , वसई 
विरार शहरात गतीने पसरत असल्याचे दिसून येत आहे . तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू ( कोविड -१ ९ ) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक कायदा , १८ ९ ७ दिनांक १३ मार्च २०२० रोजी पासून लागू करण्यात आला असून त्यातील खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदी 
नुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे . त्याबाबतची नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे ; 

त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्रमांक डीएमयु / २०२० / सीआर ९ २ / आपत्ती व्यवस्थापन -१ , दिनांक ४ जून २०२१ , अन्वये , 
आदेश लागु केलेला आहे . उपरोक्त संदर्भ क्रमांक ०६ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने कोरोना विषाणु संसर्गाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्यात यापुर्वी लागु 
केलेल्या मनाई आदेशातील निर्बंधांमध्ये शिथिलता दिली आहे ; 

ज्याअर्थी , मी , विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
शासनाच्या क्रमांक पीआरओ -० ९ २० / प्र.क्र . २१७ / विशा - २- फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ ( सन १ ९ ७४ चा २ ) च्या कलम २१ नुसार प्राप्त विशेष 
प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( ३ ) अन्वये , जा.क्र . / विशा / कोरोना / मनाई आदेश / 
२२२७/२०२१ , दिनांक ६ जून २०२१ अन्वये व जा.क्र . / विशा / कोरोना / मनाई आदेश / २२ ९ २ / २०२१ , दिनांक ११ जून २०२१ अन्वये निर्गमित केलेले 
मनाई आदेश हे पुढील आदेशापर्यंत लागू करण्यात आलेले होते . तसेच संदर्भ क्रमांक ०६ अन्वये शासनाने निर्गमित केलेल्या आदेशास अधिन राहून 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालयातील कोविड संसर्गास तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता सन 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे जनतेस , खालील व्यक्ती , आस्थापना यांना उद्देशून आदेश काढणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री 
झालेली आहे . 

त्याअर्थी , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक ११ जून २०२१ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या मनाई 
आदेशामध्ये खालील अतिरीक्त निबंधांचा समावेश करण्यात आला असून सदरचा मनाई आदेश दिनांक २१ जून २०२१ पासून पुढील आदेश 
होईपर्यंत लागू राहिल . 

महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशातील शिथीलता नियम हे वसई - विरार महानगरपालिका कार्यक्षेत्राकरिता खालीलप्रमाणे आहेत : 
१. सर्व अत्यावश्यक सेवांची दुकाने सकाळी ०७-०० वाजेपासून ते सायं . १६-०० वाजेपर्यंत 

२. अत्यावश्यक सेवेशी निगडीत नसणाऱ्या आस्थापना व दुकाने सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ०७-०० वाजेपासून ते सायं . १६-०० 
वाजेपर्यंत व आठवड्याअंती ( शनिवार व रविवार ) अशी दुकाने बंद राहतील . 

३. मॉल / सिनेमागृहे / नाट्यगृहे आठवड्यातील सर्व दिवस बंद राहतील . 

४. उपहारगृहे / हॉटेल्स् / रेस्टॉरन्ट हे सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ०७-०० वाजेपासून ते सायं . १६-०० वाजेपर्यंत हॉटेलच्या बैठकीच्या 
क्षमतेच्या ५० टक्के क्षमते एवढ्या ग्राहकांना जेवता येईल याप्रमाणात सुरू राहतील व सायं . १६-०० वाजेनंतर पार्सल / टेक अवे आणि होम 
डिलेवरी सुविधा सुरू राहतील . आठवड्याअंती ( शनिवार व रविवार ) केवळ पार्सल / टेक अवे आणि होम डिलेवरी सुविधा सुरू राहतील . 

५. उपनगरीय लोकल वाहतुकीबाबत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने निर्गमित केलेले आदेश लागू राहतील . 

६. सार्वजनिक ठिकाणे / खेळाची मैदाने / वॉकिंग ट्रॅक / सायकलींग इत्यादींच्या वापराकरिता दररोज सकाळी ०५-०० वा . ते सकाळी ० ९ -०० 
वाजेपावेतो परवानगी असेल . 

७. खाजगी कार्यालये हे कामकाजाचे दिवशी सायं . १६-०० वाजेपावेतो सुरू राहतील . ( ज्या कार्यालयांना सूट देण्यात आलेली आहे ती 
खाजगी कार्यालये वगळून ) 

८. कार्यालयीन उपस्थिती शासकीय तथा खाजगी ( सुट देण्यात आलेली ) कार्यालये ही ५० टक्के क्षमतेएवढी असावी . 

९ . क्रिडा- सकाळी ०५-०० वा.पासून सकाळी ० ९ -०० वा . पर्यंत व सायंकाळी १८-०० वाजेपासून ते रात्रौ २१-०० वाजे पावेतो फक्त मैदानी 
खेळांना परवानगी राहील . 


सुरू राहतील . 


१०. चित्रीकरण Bubble च्या आतमध्ये सुरू ठेवता येईल व सायं . १७-०० वा . नंतर कोणासही हालचाल करता येणार नाही . 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 

११. सामाजिक , सांस्कृतिक व मनोरंजनात्मक कार्यक्रम हे सभागृहाच्या ५० टक्के क्षमतेने सोमवार ते शुक्रवार सायं . १६-०० वाजेपर्यंत 
भरविता येतील . 

१२. विवाह समारंभ ५० लोकांच्या उपस्थितीत करण्याची मुभा असेल . 
१३. अंत्यविधी २० लोकांच्या उपस्थितीत करण्याची 

मुभा 

असेल . 
१४. निवडणुकीच्या अनुषंगाने स्थानिक संस्थाच्या / सहकारी संस्थांच्या बैठका ५० टक्के क्षमते इतक्याच उपस्थितीत घेता येतील . 

१५. बांधकामाच्या ठिकाणी मजुरांच्या निवासस्थानाची सोय असलेली बांधकामे सुरू राहतील किंवा इतर ठिकाणांहून बांधकामासाठी 
येणाऱ्या मजुरांना सायं . १६-०० वाजेपर्यंत सोडणे बंधनकारक असेल . 

१६. कृषि सेवा दुकाने सोमवार ते रविवार सायंकाळी १६-०० वाजेपावेतो 
१७. ई - कॉमर्स सुविधांशी निगडीत सेवा पुर्ण वेळ सुरू राहतील . 
१८. दररोज सायं . १७-०० वाजेपर्यंत जमावबंदी असेल व सायं . १७-०० वाजेनंतर संचारबंदी असेल . 

१ ९ . व्यायाम शाळा / सलुन / ब्युटी पार्लर / स्पा / वेलनेस सेंटर दररोज सायं . १६-०० वाजेपर्यंत ५० टक्के एवढ्या क्षमतेने सुरू राहतील . परंतु 
ग्राहकांना पुर्वनियोजित वेळ ठरवूनच यावे लागेल . तसेच वातानुकूलन यंत्रणेचा वापर करता येणार नाही . 

२०. प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या बसेस आसन क्षमतेच्या १०० टक्के क्षमतेने सुरू राहतील . परंतु प्रवाशांना उभे राहून प्रवास करता येणार 
नाही . 


सुरू राहतील . 


: 


२१. मालवाहतूक सेवा जास्तीत जास्त ०३ प्रवाशांसह ( चालक , मदतनीस व क्लिनर ) यापुर्वी शासनाने घातलेल्या निबंधासह सुरू राहतील . 

२२. आंतरजिल्हा प्रवासासाठी खाजगी कार / टॅक्सी / बसेस / लांब पल्ल्याच्या रेल्वे याद्वारे स्तर ५ मधील घटकातून प्रवास करतांना तसेच 
स्तर ५ मधील घटकात थांबा घेऊन जात असल्यास अशा प्रवाशांना ई - पास घेणे बंधनकारक राहिल . 

२३. उत्पादन क्षेत्रातील निर्यात क्षेत्राशी निगडीत घटक लघु व मध्यम उद्योग अंतर्भूत करून जे निर्यातीशी निगडीत सर्व अटीशर्तीचे पालन 
करून पुर्ण क्षमतेने सुरू राहतील . 
२४. उत्पादनाच्या अनुषंगाने 

१. अत्यावश्यक वस्तुंचे उत्पादन करणारे युनिट ( आवश्यक वस्तू आणि कच्चे माल / पॅकेजिंग चे उत्पादन करणारे घटक म्हणून 
वर्गीकृत केलेल्या वस्तू व आवश्यक असलेल्या पुरवठयाच्या साखळीसह ) . 

२. सर्व सतत प्रक्रिया सुरू असणारे उद्योग ( ज्या युनिटसाठी अशा प्रकारच्या प्रक्रियेचे आवश्यकता असते , ज्या अशा प्रकारच्या 
स्वरूपाच्या असतात ज्यांना त्वरित थांबवता येत नाही आणि पुरेशा वेळेशिवाय ते पुन्हा सुरू होऊ शकत नाही . ) . 

३. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संरक्षणासाठी महत्त्वपुर्ण असलेल्या वस्तुंचे उत्पादन . 
४. अत्यावश्यक , गंभीर स्वरूपाच्या पायाभुत सेवा , सुविधा देणारे डेटा सेंटर / क्लाऊड सेवा देणारे प्रदाता / आयटी सेवा नियमित 

सुरू 
राहतील . 


२५. उत्पादन सेक्टर मधील इतर सर्व उत्पादन युनिट , जे अत्यावश्यक सेवेत समाविष्ट केलेले नाहीत , परंतु निरंतर चालू ठेवणे आवश्यक 
आहेत , असे युनिट केवळ ५० टक्के कर्मचारी क्षमतेने सुरू राहतील . 

सदर मनाई आदेशाबाबत प्रत्येकास स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये 
प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे , पोलीस स्टेशन , सहा.पोलीस आयुक्त 
तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त कार्यालये यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ जून २०२१ रोजी दिलेला आहे . 


मिभाववि आयुक्तालय . 


विजयकांत सागर , 
पोलीस उप आयुक्त , ( मुख्यालय ) , 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय . 


१७ 


3B 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 
पोलीस आयुक्तालय , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक वि.शा. / पर्यटन स्थळे / मनाई आदेश / २०२१-२४०७.– ज्याअर्थी , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात मान्सून 
कालावधीत मोठ्या संख्येने पर्यटक हे धबधबे , तलाव , धरणे व समुद्र किनारी येत असतात व त्याठिकाणी जिवीतहानी होण्याच्या घटना घडत 
असतात . सद्यःस्थितीमध्ये आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात कोव्हिड -१ ९ चा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता पावसाळ्यात मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस 
आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात असलेले धबधबे , तलाव , धरणे व समुद्र किनारे इत्यादी पर्यटन ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पर्यटक पर्यटनासाठी आल्याने त्या 
ठिकाणी मोठया प्रमाणात गर्दी होण्याची व सामाजिक अंतर राखले न गेल्यास तेथे कोव्हिड -१ ९ चा संसर्ग व प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही . त्यामुळे त्याठिकाणी पर्यटकांची सुरक्षितता अबाधित रहावी व कोणत्या ही प्रकारची जिवीतहानी होऊ नये म्हणून प्रतिबंधात्मक आदेश 
लागू करणे गरजेचे आहे 

ज्याअर्थी , संदर्भ क्र . १ , २ व ३ अन्वये असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील 
अभयारण्यात / जंगलात , समुद्र किनारी पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात धबधबे वाहत असून सदर धबधब्याकडे जाण्यायेण्याच्या वाटा अरुंद आहेत . 
पावसाळ्यात निसर्गाचा तसेच पावसाचा / धबधब्याचा आनंद घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पर्यटक पालघर , ठाणे , रायगड , मुंबई परिसरातून त्या 
ठिकाणी गर्दी करत असतात . त्यामुळे सदर ठिकाणी पर्यटकांची जिवीतहानी व वित्तहानी होऊ नये किंवा पर्यटकांचे जीवन धोक्यात येऊ नये 
याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे गरजेचे आहे . 

त्याअर्थी , मी , विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
शासनाच्या क्रमांक पीआरओ ० ९ २० / प्र.क्र . २१७ / विशा - २- फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ ( सन १ ९ ७४ चा २ ) च्या कलम २१ नुसार प्राप्त विशेष 
प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( २ ) अन्वये मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालयातील 
सर्व धबधबे , तलाव , धरणे व इतर पर्यटन स्थळांचे १ कि.मी. परिसरात व समुद्रकिनारी दिनांक २३ जून २०२१ रोजीचे ००.०० वाजेपासून ते दिनांक 
१ ९ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे २४-०० वाजेपर्यंत खालील बाबींकरिता प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करीत आहे 

१. पावसामुळे वेगाने वाहनाऱ्या पाण्यात उतरणे , खोल पाण्यात उतरणे व त्यामध्ये पोहणे . 
२. धबधब्याच्या उगम स्थानी जाणे अथवा पाण्याच्या प्रवाहाखाली बसणे . 

३. पावसामुळे धोकादायक झालेली ठिकाणे , धबधबे , दऱ्यांचे कठडे , धोकादायक वळणे इत्यादी ठिकाणी सेल्फी काढण्यास व कोणत्याही 
स्वरुपाचे चित्रीकरण करणे . 

४. पावसामुळे निर्माण झालेले नैसर्गिक धबधब्यांचे परिसरामध्ये मद्यपान करण्यास किंवा मद्यधुंद अवस्थेत प्रवेश करणे , मद्य बाळगणे , 
वाहतूक करणे , अनधिकृत मद्य विक्री करणे व उघड्यावर मद्य सेवन करणे . 

५. वाहतुकीचे रस्ते तसेच धोकादायक ठिकाणी वाहने थांबवणे . 
६. वाहन अतिवेगाने चालविणे तसेच वाहतुकीस परिणाम होईल अशाप्रकारे वाहन चालविणे . 
७. वाहनांची ने - आण करताना बेदरकारपणे वाहन चालवून इतर वाहनांना धोकादायक स्थितीत ओव्हरटेक करणे . 

८. सार्वजनिक ठिकाणी खाद्यपदार्थ , कचरा , काचेच्या व प्लास्टीकच्या बाटल्या , थर्माकॉलचे व प्लास्टीकचे साहित्य उघड्यावर इतरत्र 
फेकणे . 

९ . सार्वजनिक ठिकाणी येणाऱ्या महिलांची छेडछाड करणे , टिंगलटवाळी करणे , महिलांशी असभ्य वर्तन करणे , असभ्य व अश्लील 
हावभाव करणे , शेरेबाजी करणे अथवा लज्जा निर्माण होईल असे कोणतेही वर्तन करणे . 

१०. सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या आवाजात संगीत यंत्रणा वाजविणे , डि.जे. सिस्टीम वाजविणे , गाडीमधील स्पिकर वाजवणे व त्यामुळे ध्वनी 
प्रदूषण करणे . 

११. ज्या कृतीमुळे ध्वनी , वायू व जल प्रदूषण होईल अशी कोणतीही कृती करणे . 

जो कोणी सदर आदेशाचा भंग करेल तो इसम भारतीय दंड संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल . महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ 
चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक जागी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . तसेच मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये 
सदर आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध करावा . आदेशामुळे प्रभावित होणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीस आदेशापूर्वी नोटीस बजावणे शक्य 
नसल्याने सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . 
सदर आदेशाचा कालावधी हा दिनांक २३ जून २०२१ रोजीचे ००-०१ ते दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे २४-०० वा.पर्यंत लागु 

राहील . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २२ जून २०२१ रोजी माझे सही शिक्यानिशी दिला आहे . 


मद्य 


मिभाववि आयुक्तालय . 


विजयकांत सागर , 
पोलीस उप आयुक्त , ( मुख्यालय ) 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS , MUMBAI 


Order 


No. CP / RLY / 

MUMBAI / PROHIBIT ACTS / 2021-12.— WHEREAS , I consider it necessary for 
the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate . I 
Quaiser Khalid , Commissioner of Police , Railways , Mumbai in exercise of the power conferred 
upon me under sub - section ( 1 ) , ( 2 ) and ( 3 ) of section 37 of the Maharashtra Police Act , 1951 
( Mah.Act XXII of 1951 ) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police 
Commissionerate for the period from 00.01 hours of 28th June 2021 to 24.00 hrs . of 12th July 2021 . 

1. ( a ) The carrying of arms , cudgels , swords , spears , bludgeons , unlicensed gun , knives , 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms 
( violence ) . Save for such firearms where license has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority . 

( b ) The carrying of any corrosive substance or explosive . 

( c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles . 

( d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof . 
( e ) The public utterance of cries , singing of song , playing of music . 

( f ) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic , representations and the preparations , 
exhibition or dissemination of pictures , symbols , play cards or any other object or thing which 
may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate offend against 
decency or morality or undermine the security of or tend to over - throw the state . 

2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or 
explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the 
corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer 
and the article corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the State 
Government . 

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , 
to carry weapons . The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc , employed on watch - n - ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 342 feet . 
4 . Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned . 

( a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

( b ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed , as if this order had not expired . 

5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing 
the same through Railway announcement system , loudspeakers or megaphone , as well as publishing 
through media . 

Given under my hand and Seal this 23rd June , 2021 . 


Mumbai . 


QUAISER KHALID , 
Commissioner of Police , 

Railways , Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


१ ९ 


जिल्हाधिकारी कार्यालय , रत्नागिरी यांजकडून 


3 


क्रमांक भूसंपादन / न.का .२०१३ / अधिसूचना / बाणकोट / ६०३ / ०६ / २०२१.- भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ अन्वये कलम १ ९ ( १ ) खालील अधिसूचना ; 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्याने , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना , क्रमांक भूसंपादन / नवीन कायदा २०१३ / अधिसूचना / 
बाणकोट / ६०३ / ४ / २०२१ , दिनांक १-७ एप्रिल २०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 

आणि ज्याअर्थी , रत्नागिरी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; आणि 
म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे 
असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी दापोली यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


; 


CG 


अनुसूची -१ 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


एलएक्यू / एसआर / बाणकोट / ६०३ 
गाव : - मौजे बाणकोट 

तालुका : - मंडणगड 


जिल्हा : - रत्नागिरी 


अनुक्रमांक 


भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर 

पो.हि.नं. 


अंदाजित क्षेत्र 
( हेक्टरमध्ये ) 


स.नं. , 


१ 


७१ 


१ 


० - ९५-०० 


२ 


२ 


७५ 


१ 


०-४१-०० 


३ 


my 


७ ९ 


१ 


०-१२-५० 


४ 


७ ९ 


२ 


०-०१-५० 


५ 


८० 


२ 


०-०१-५० 


६ 


८० 


४ 


०-०२-२० 


एकूण 


१-८३-७० 


रत्यापैकी 


०-०३-५० 


एकूण बेरीज 


१-८७-२० 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची -२ 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 

मौजे बाणकोट , ता.मंडणगड येथील रेवस रेड्डी प्र.रा.मा.क्र .४ रस्त्यावरील बाणकोट खाडीवर मोठा पूल बांधणे . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

बाणकोट खाडीवर मोठा पूल बांधणे 
समाजाला मिळणारे लाभ .- या प्रकल्पामुळे दळणवळण वाढणार आहे . त्यामुळे ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण 
भागातील कष्टकरी , शेतकरी , भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात ( STANDARD OF 
LIVING ) सुधारणा होणार आहे . 

अनुसूची -३ 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
सदर प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांची संमती आहे . त्यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती 
विस्तापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची -४ 
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


भाकर सेवा संस्था लांजा यांचेमार्फत बाणकोट ता.मंडणगड , येथील रेवस रेडडी प्र.रा.मा.क्र .४ रस्त्यावरील बाणकोट खाडीवर मोठा पूल 
बांधणे योजनेच्या सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल दिनांक २८ जुलै २०१८ रोजी प्राप्त झाला आहे . भूसंपादनास बहुतांश लोकांची संमती 
असल्याचे तसेच या प्रकल्पामुळे कोणतेही सामाजिक दुष्परिणाम दिसून येत नाही . पुलाचे काम पूर्ण झाल्यावर दळणवळणाचे साधन उपलब्ध होईल . 
भविष्यकालीन फायदा वाढेल असा अहवाल देण्यात आलेला आहे . 

अनुसूची -५ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासनाचा तपशील 
( अ ) या प्रकल्पामुळे कालमांडला ते बाणकोट अंतर कमी होणार आहे . त्यामुळे दळणवळण वाढणार त्याचबरोबर ग्रामीण भागात रोजगार 

निर्मिती होणार असल्यामुळे भूसंपादनास शेतकऱ्यांची संमती आहे . तसेच सदरच्या प्रकल्पामुळे कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण 

बाधित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही . 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

त्या अधिसूचनेचा तपशील 
टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उप विभागीय अधिकारी , 

दापोली या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


: - निरंक 


: - निरंक 


शरद पवार , 


ठिकाण दापोली , 
दिनांक १८ जून २०२१ . 


उप विभागीय अधिकारी , 
दापोली विभाग , दापोली . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


२१ 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE 


Order 


No. CP / XI ( 6 ) /L.W./702 ( 6 ) /2021.— WHEREAS , considering necessity for the preservation of 
public peace and public safety in Brihan Mumbai . I , Shahaji Umap , Dy . Commissioner of Police 
( Operations ) , Brihanmumbai in exercise of the powers conferred upon me under sub - section 
( 1 ) and ( 2 ) of section 37 read with sub - section ( 6 ) of section 2 and sub - section ( 2 ) of section 10 of the 
Maharashtra Police Act ( Mah . XXII of 1951 ) do hereby prohibit the following acts throughout 
Brihan Mumbai for the period from 00-01 hours of 25th June 2021 to 24-00 hours on 24th 
July 2021 . 

( 1 ) Carrying of arms , cudgels , swords , spears , bludgeons , unlicensed guns , knives , sticks or 
lathis or any other articles which are capable of being used for causing physical harm ( violence ) 
save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission 
is sought for carriage of such arms from the competent authority . 

( 2 ) The carrying of any corrosive substance or explosive . 

( 3 ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missile . 

( 4 ) The exhibition of persons or corpses or figures or effigies thereof . 
( 5 ) The public utterance of cries , singing of songs , playing of music . 

( 6 ) Delivery of harangues , use of gestures or mimetic , representations and the preparations , 
exhibition or dissemination of pictures , symbols , placards or any other object or thing which may 
in the opinion of any police officer posted in Brihan Mumbai City , offend against decency or 
morality or undermine the security of or tend to over - throw the state . 

2. If any person goes armed with such article or carries any corrosive substance or explosive 
or missile in contravention of such prohibition , he / she shall be liable to be disarmed of the corrosive 
substance or explosive or missile and it shall be liable to be seized from him / her by any police 
officer and the article , corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the 
State Government . 

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government Undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , 
to carry weapons . The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc. , employed on watch - n - ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 342 feet . 
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned , 

( a ) Any investigation or legal proceedings may be instituted , continued or enforced . 

( b ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed , as if this order had not expired . 

5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Brihanmumbai by 
affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through 
loudspeakers or megaphones , as well as publishing through media of whatever form available . 

Given under my hand & Seal on this 21st day June , 2021 at Mumbai . 


SHAHAJI UMAP , 


Mumbai . 


Deputy Commissioner of Police ( Operations ) , 

and Executive Magistrate 

Greater Mumbai . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , ठाणे यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , ठाणे यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुवविअ / ठाणे / ड / अवसायन / नोंदणीरद्द / ५७ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ ( १ ) प्राप्त 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र इटकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ) , ठाणे या आदेशान्वये कुडूस मत्स्यव्यवसाईक सहकारी संस्था 
मर्यादित , कुडूस - वाडा या संस्थेची नोंदणी रद्द करणेत येत आहे . 


क्रमांक जिदुवविअ / ठाणे / ड / अवसायन / नोंदणीरद्द / ५७ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ ( १ ) प्राप्त 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र इटकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ) , ठाणे या आदेशान्वये श्री एकविरा मच्छिमार सहकारी संस्था 
मर्यादित , घणसोली , ठाणे या संस्थेची नोंदणी रद्द करणेत येत आहे . 


रविंद्र इटकर , 


रविंद्र इटकर , 


ठाणे , 


ठाणे , 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

( दुग्ध ) ठाणे , कोकण भवन . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

( दुग्ध ) ठाणे , कोकण भवन . 


दिनांक ३० मार्च २०२१ . 


दिनांक ३० मार्च २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , ठाणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिदुवविअ / ठाणे / ड / अवसायन / नोंदणीरद्द / ५७ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ ( १ ) प्राप्त 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र इटकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ) , ठाणे या आदेशान्वये जीवनछाया भुजल मच्छिमार सहकारी 
संस्था मर्यादित , मोखाडा या संस्थेची नोंदणी रद्द करणेत येत आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , ठाणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिदुवविअ / ठाणे / ड / अवसायन / नोंदणीरद्द / ५७ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ ( १ ) प्राप्त 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र इटकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ) , ठाणे या आदेशान्वये शिवनेरी मच्छिमार सहकारी संस्था 
मर्यादित , शिरवणे , ठाणे या संस्थेची नोंदणी रद्द करणेत येत आहे . 


रविंद्र इटकर , 


रविंद्र इटकर , 


ठाणे , 
दिनांक ३० मार्च २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

( दुग्ध ) ठाणे , कोकण भवन . 


ठाणे , 
दिनांक ३० मार्च २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

( दुग्ध ) ठाणे , कोकण भवन . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , ठाणे यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , ठाणे यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदेवविअ / ठाणे / ड / अवसायन / नोंदणीरद्द / ५७ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ ( १ ) प्राप्त 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र इटकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ) , ठाणे या आदेशान्वये जांभुर्डे डोंगरन्हावे मत्सव्यवसाय सहकारी 
संस्था मर्यादित , मुरबाड - ठाणे , या संस्थेची नोंदणी रद्द करणेत येत 
आहे . 


क्रमांक जिदुवविअ / ठाणे / ड / अवसायन / नोंदणीरद्द / ५७ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ ( १ ) प्राप्त 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र इटकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ) , ठाणे या आदेशान्वये मैत्री मळवली मत्स्यव्यवसायिक सहकारी 
संस्था मर्यादित , तळवली , ठाणे या संस्थेची नोंदणी रद्द करणेत येत 
आहे . 


रविंद्र इटकर , 


रविंद्र इटकर , 


ठाणे , 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

( दुग्ध ) ठाणे , कोकण भवन . 


ठाणे , 
दिनांक ३० मार्च २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

( दुग्ध ) ठाणे , कोकण भवन . 


दिनांक ३० मार्च २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


२३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , ठाणे यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , ठाणे यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुवविअ / ठाणे / ड / अवसायन / नोंदणीरद्द / ५७ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ ( १ ) प्राप्त 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र इटकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ) , ठाणे या आदेशान्वये पिंपळेश्वर मत्स्यव्यवसाईक सहकारी 
संस्था मर्यादित , निळजे , कल्याण , जि . ठाणे या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करणेत येत आहे . 


क्रमांक जिदुवविअ / ठाणे / ड / अवसायन / नोंदणीरद्द / ५७ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ ( १ ) प्राप्त 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र इटकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ) , ठाणे या आदेशान्वये माता एकविरा मत्स्यसंवर्धन मच्छिमार 
सहकारी संस्था मर्यादित , नायगांव , ता . वसई , पालघर या संस्थेची 
नोंदणी रद्द करणेत येत आहे . 


रविंद्र इटकर , 


रविंद्र इटकर , 


ठाणे , 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

( दुग्ध ) ठाणे , कोकण भवन . 


ठाणे , 
दिनांक ३० मार्च २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

( दुग्ध ) ठाणे , कोकण भवन . 


दिनांक ३० मार्च २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , ठाणे यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , ठाणे यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुवविअ / ठाणे / ड / अवसायन / नोंदणीरद्द / ५७ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ ( १ ) प्राप्त 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र इटकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ) , ठाणे या आदेशान्वये परस्पर सहायक भूजल मासळी उत्पादन 
व विक्री सहकारी संस्था मर्यादित , गास . पो - सोपारा , ता . वसई , 
पालघर या संस्थेची नोंदणी रद्द करणेत येत आहे . 


क्रमांक जिदुवविअ / ठाणे / ड / अवसायन / नोंदणीरद्द / ५७ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ ( १ ) प्राप्त 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र इटकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ) ठाणे या आदेशान्वये शताब्दी मच्छिमार सहकारी संस्था मर्यादित , 
कुळगांव , अंबरनाथ , जि . ठाणे या संस्थेची नोंदणी रद्द करणेत येत 
आहे . 


रविंद्र इटकर , 


रविंद्र इटकर , 


ठाणे , 
दिनांक ३० मार्च २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

( दुग्ध ) ठाणे , कोकण भवन . 


ठाणे , 
दिनांक ३० मार्च २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

( दुग्ध ) ठाणे , कोकण भवन . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , ठाणे यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , ठाणे यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुवविअ / ठाणे / ड / अवसायन / नोंदणीरद्द / ५७ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ ( १ ) प्राप्त 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र इटकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ) , ठाणे या आदेशान्वये कुळगांव मच्छिमार सहकारी संस्था 
मर्यादित , उल्हासनगर , ठाणे या संस्थेची नोंदणी रद्द करणेत येत आहे . 


क्रमांक जिदुवविअ / ठाणे / ड / अवसायन / नोंदणीरद्द / ५७ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ ( १ ) प्राप्त 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र इटकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ) ठाणे या आदेशान्वये कंबोडे तारापुर मच्छिमार सहकारी संस्था 
मर्यादित , कंबोडे , पालघर या संस्थेची नोंदणी रद्द करणेत येत आहे . 


रविंद्र इटकर , 


रविंद्र इटकर , 


ठाणे , 
दिनांक ३० मार्च २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

( दुग्ध ) ठाणे , कोकण भवन . 


ठाणे , 
दिनांक ३० मार्च २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

( दुग्ध ) ठाणे , कोकण भवन . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , ठाणे यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , ठाणे यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुवविअ / ठाणे / ड / अवसायन / नोंदणी रद्द / ५७ / २०२१.– 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ ( १ ) प्राप्त 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र इटकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ) ठाणे या आदेशान्वये श्री सिद्धिविनायक मच्छिमार सहकारी 
संस्था मर्यादित , पालघर या संस्थेची नोंदणी रद्द करणेत येत आहे . 


क्रमांक जिदुवविअ / ठाणे / ड / अवसायन / नोंदणी रद्द / ५७ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ ( १ ) प्राप्त 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र इटकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ) ठाणे या आदेशान्वये भवानीमाता मच्छिमार सहकारी संस्था 
मर्यादित , मिरानगर , ठाणे या संस्थेची नोंदणी रद्द करणेत येत आहे . 


रविंद्र इटकर , 


रविंद्र इटकर , 


ठाणे , 
दिनांक ३० मार्च २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

( दुग्ध ) ठाणे , कोकण भवन . 


ठाणे , 
दिनांक ३० मार्च २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

( दुग्ध ) ठाणे , कोकण भवन . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , ठाणे यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , ठाणे यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुवविअ / ठाणे / ड / अवसायन / नोंदणी रद्द / ५७ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ ( १ ) प्राप्त 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र इटकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ) ठाणे या आदेशान्वये जलतरंग आदिवासी मच्छिमार सहकारी 
संस्था मर्यादित , भोज , ठाणे या संस्थेची नोंदणी रद्द करणेत येत आहे . 


क्रमांक जिदुवविअ / ठाणे / ड / अवसायन / नोंदणी रद्द / ५७ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ ( १ ) प्राप्त 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र इटकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ) ठाणे या आदेशान्वये वैभव मच्छिमार सहकारी संस्था मर्यादित , 
दिवाळे , ठाणे या संस्थेची नोंदणी रद्द करणेत येत आहे . 


रविंद्र इटकर , 


रविंद्र इटकर , 


ठाणे , 
दिनांक ३० मार्च २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

( दुग्ध ) ठाणे , कोकण भवन . 


ठाणे , 
दिनांक ३० मार्च २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

( दुग्ध ) ठाणे , कोकण भवन . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , ठाणे यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , ठाणे यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुवविअ / ठाणे / ड / अवसायन / नोंदणी रद्द / ५७ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ ( १ ) प्राप्त 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र इटकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ) ठाणे या आदेशान्वये स्नेह मत्स्य व्यवसाईक सहकारी संस्था 
मर्यादित , अस्वाली , ता . डहाणू , जि . पालघर या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करणेत येत आहे . 


क्रमांक जिदुवविअ / ठाणे / ड / अवसायन / नोंदणी रद्द / ५७ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ ( १ ) प्राप्त 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र इटकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ) ठाणे या आदेशान्वये मातोश्री मच्छिमार सहकारी संस्था 
मर्यादित , ऐरोलीगांव , ठाणे या संस्थेची नोंदणी रद्द करणेत येत आहे . 


रविंद्र इटकर , 


रविंद्र इटकर , 


ठाणे , 
दिनांक ३० मार्च २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

( दुग्ध ) ठाणे , कोकण भवन . 


ठाणे , 
दिनांक ३० मार्च २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

( दुग्ध ) ठाणे , कोकण भवन . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


२५ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , ठाणे यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , ठाणे यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुवविअ / ठाणे / ड / अवसायन / नोंदणी रद्द / ५७ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ ( १ ) प्राप्त 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र इटकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ) ठाणे या आदेशान्वये वाफळकर मच्छिमार सहकारी संस्था 
मर्यादित , जांभूळ , ता . कल्याण , ठाणे या संस्थेची नोंदणी रद्द करणेत 
येत आहे . 


क्रमांक जिदुवविअ / ठाणे / ड / अवसायन / नोंदणी रद्द / ५७ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ ( १ ) प्राप्त 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र इटकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ) ठाणे या आदेशान्वये श्रमिक आदिवासी मच्छिमार सहकारी 
संस्था , मर्यादित , कस्तुरीपाडा , जि . पालघर या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करणेत येत आहे . 


रविंद्र इटकर , 


रविंद्र इटकर , 


→ 


ठाणे , 
दिनांक ३० मार्च २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

( दुग्ध ) ठाणे , कोकण भवन . 


ठाणे , 
दिनांक ३० मार्च २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

( दुग्ध ) ठाणे , कोकण भवन . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , ठाणे यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , ठाणे यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुवविअ / ठाणे / ड / अवसायन / नोंदणी रद्द / ५७ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ ( १ ) प्राप्त 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र इटकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ) ठाणे या आदेशान्वये ब - हाळदेवी मच्छिमार सहकारी संस्था 
मर्यादित , वडवली , पो . पडघा , ता . भिवंडी , जि . ठाणे या संस्थेची 
नोंदणी रद्द करणेत येत आहे . 


क्रमांक जिदुवविअ / ठाणे / ड / अवसायन / नोंदणी रद्द / ५७ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ ( १ ) प्राप्त 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र इटकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ) ठाणे या आदेशान्वये कोळीसमाज मत्स्य व्यवसायिक सहकारी 
संस्था मर्यादित , शहाड , ता . कल्याण , जि . ठाणे या संस्थेची नोंदणी 
रद्द करणेत येत आहे . 


. 


रविंद्र इटकर , 


रविंद्र इटकर , 


ठाणे , 
दिनांक ३० मार्च २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

( दुग्ध ) ठाणे , कोकण भवन . 


ठाणे , 
दिनांक ३० मार्च २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

( दुग्ध ) ठाणे , कोकण भवन . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , ठाणे यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , ठाणे यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुवविअ / ठाणे / ड / अवसायन / नोंदणी रद्द / ५७ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ ( १ ) प्राप्त 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र इटकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ) ठाणे या आदेशान्वये भातसा मच्छिमार सहकारी संस्था मर्यादित , 
शहापूर , 

जि . ठाणे या संस्थेची नोंदणी रद्द करणेत येत आहे . 


क्रमांक जिदुवविअ / ठाणे / ड / अवसायन / नोंदणी रद्द / ५७ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ ( १ ) प्राप्त 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र इटकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ) ठाणे या आदेशान्वये जयमल्हार आदिवासी मत्स्य व्यवसाय 
सहकारी संस्था मर्यादित , आरनोली , ता . शहापूर , जि . ठाणे या 
संस्थेची नोंदणी रद्द करणेत येत आहे . 


रविंद्र इटकर , 


रविंद्र इटकर , 


ठाणे , 
दिनांक ३० मार्च २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

( दुग्ध ) ठाणे , कोकण भवन . 


ठाणे , 
दिनांक ३० मार्च २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

( दुग्ध ) ठाणे , कोकण भवन . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / ३५ ९ / केजेटी / पीआरडी ( आय . / ६३५ / २०२१ 
२०२२ / सन -२०२१ . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करण्यात येते की , न्यु आमराईनगरी उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्या . , मु . खानंद , पो . कोटिंबे , ता . कर्जत , जि . रायगड . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
( १२ ) ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ उत्पादक संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
औद्योगिक उत्पादक " असे करण्यात आले आहे . 


. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / ३५६ / केजेटी / एचएसजी ( टिसी ) / ४७० ९ / २०२१ 
२०२२ / सन -२०२१ . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री बाल दिगंबर सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्या . , स . नं . ९ ६ / ४ प्लॉट नं . ५ मौजे दहीवली , ता . कर्जत , 
जि . रायगड . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
( १२ ) ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था " 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदार सहकारी संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


“ 


असून उप 


कर्जत , 
दिनांक १० जून २०२१ . 


बालाजी कटकदौंड , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 


कर्जत , 


बालाजी कटकदौंड , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 


दिनांक ९ जून २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / ३४८ / केजेटी / एचएसजी ( टिसी ) / ४७०८ / २०२१ 
२०२२ सन -२०२१ . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करण्यात येते की , वल्लभकुंज सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्या . , सि.टी. सर्वे नं . १०५ ते ११५ मौजे दहीवली , ता . कर्जत , 
जि . रायगड . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
( १२ ) ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदार सहकारी संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / ३६२ / केजेटी / एचएसजी ( टिसी ) / ४७१० / २०२१ 
२०२२ / सन - २०२१.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करण्यात येते की , आंबा निवास सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्या . , सर्व्हे नं . १ अ / १ अ / १ अ / प्लॉट नं . १२ मौजे कर्जत ( विठ्ठलनगर ) , 
ता . कर्जत , जि . रायगड . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
( १२ ) ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदार सहकारी संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


“ 


कर्जत , 
दिनांक ३ जून २०२१ . 


बालाजी कटकदौंड , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 


कर्जत , 
दिनांक ११ जून २०२१ . 


बालाजी कटकदौंड , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


२७ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / ३ ९ ४ / केजेटी / एचएसजी ( टिसी ) / ४७११ / २०२१ 
२०२२ / सन -२०२१ . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करण्यात येते की , गॅलक्सी गार्डन प्लॉट नं . १ सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . २४२/१ आणि इतर पाषाणे - रोड 
पाषाणे , वांगणी ( प . ) , ता . कर्जत , जि . रायगड . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
( १२ ) ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदार सहकारी संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / ३ ९ २ केजेटी / एचएसजी ( टिसी ) / ४७१२ / २०२१ 
२०२२ / सन - २०२१.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करण्यात येते की , अमरज्योत सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्या . , सर्वे नं . १६ ९ प्लॉट नं . १ ९ जवळ दिलकप इंजेनियर कॉलेज , 
ममदापुर , नेरळ , ता . कर्जत , जि . रायगड . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
( १२ ) ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था " 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदार सहकारी संस्था " ” असे करण्यात 
आले आहे . 


असून उप 


कर्जत , 


बालाजी कटकदौंड , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 


कर्जत , 
दिनांक २१ जून २०२१ . 


बालाजी कटकदौंड , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 


दिनांक २१ जून २०२१ . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


नगरविकास विभाग 
४ था मजला , मुख्य इमारत , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २८ जून २०२१ 


अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -१२१८ / ३७३३ / प्र.क्र.९ ४ / २० / नवि - १२.– ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) चे कलम ११३ चे पोट - कलम ( १ ) अन्वये शासन नगरविकास , 
सार्वजनिक आरोग्य आणि गृहनिर्माण विभागाकडील अधिसूचना क्र . आरपीबी / ११७१ / १८१२४ / ११३ / IW , दिनांक २० मार्च १ ९ ७१ , जी अधिसूचना 
क्र . ११७३ / आयआरपीसी , दिनांक १६ ऑगस्ट १ ९ ७३ अन्वये सुधारित झालेली आहे . त्यानुसार सदर अधिसूचनेमध्ये नमूद विनिर्दिष्ट क्षेत्र 
नवी मुंबईच्या नवनगरासाठी अधिसूचनेद्वारे निर्देशित केलेले आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचित क्षेत्र ” असा करण्यात आला आहे ) 

आणि ज्याअर्थी , शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार शासन नगरविकास आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाची 
अधिसूचना क्र . आरपीबी -११७५ / ६३५ / बीयुडी -५ , दिनांक १८ ऑगस्ट , १ ९ ७ ९ सह अधिसूचना क्र . आरपीबी -११७५ / ६३५ / नवि -५ , दि . १८ 
जानेवारी , १ ९ ८० अन्वये ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) उक्त अधिसूचित क्षेत्राची प्रारूप विकास योजना 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त विकास योजना ” असा करण्यात आला आहे ) मंजूर झाली असून , ती दिनांक १ मार्च १ ९ ८० पासून अंमलात आली 


आहे ; 


CG 


आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेनुसार मौ . वहाळ येथील सुमारे ६० हे . क्षेत्र , मौ . करंजडे येथील सुमारे १८ हे . क्षेत्र व मौ . पनवेल येथील 
सुमारे २२ हे . क्षेत्र या जमिनी औद्योगिक विभागात समाविष्ट आहेत . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ ( सिडको ) ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त महामंडळ ” असा करण्यात आला आहे ) 
उक्त अधिनियमातील कलम ३७ ( १ ) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त जमीन औद्योगिक वापर विभागातून वगळून रहिवास 
विभागात समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव दिनांक २ जुलै , २०१८ च्या पत्रान्वये शासनाच्या मंजुरीकरिता सादर केला आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख 
“ प्रस्तावित फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित 
फेरबदल भागशः मंजूर करणे व उर्वरित प्रस्तावित फेरबदल प्रस्ताव प्रलंबित ठेवणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

आणि त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( २ ) अन्वये शासनास प्रदत्त असलेल्या शक्तींचा वापर करून शासन 
प्रस्तावित फेरबदलापैकी मौ.करंजडे येथील सुमारे १८ हे . क्षेत्राबाबतचा प्रस्तावित फेरबदल मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना 
मंजुरीच्या दिनांक १८ जानेवारी १ ९ ८० रोजीच्या अधिसूचनेतील फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात 
येत आहे 


नोंद 
विकास योजना भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे मौ . करंजडे , ता . पनवेल येथील सुमारे १८ हे . क्षेत्राची जमीन औद्योगिक विभागातून 
वगळण्यात येत आहे व अशी वगळलेली जमीन नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . ” 

२ . उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद 
कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील : 

( १ ) व्यवस्थापकीय संचालक , सिडको , सिडको भवन , सीबीडी बेलापूर , नवी मुंबई . 
( २ ) सहसंचालक , नगररचना , कोकण विभाग , कोकण भवन , 

नवी मुंबई . 
( ३ ) सहायक संचालक , नगररचना , रायगड - अलिबाग शाखा , जि . रायगड . 

३ . सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली 
आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


पु . म . शिंदे , 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


२ ९ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
4th Floor , Main Building , Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 28th June 2021 


NOTIFICATION 


66 


No. TPS - 1218 / 3733 / CR - 94 / 20 / UD - 12.— Whereas , the Government of Maharashtra in Urban 
Development , Public Health and Housing Department , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of section 113 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter 
referred to as “ the said Act ” ) vide Notification No. RPB 1171 / 18124 / 113 / IW , dated the 20th March , 
1971 , as amended by Notification No.1173 / IRPC , dated the 16th August , 1973 , designated the area 
specified therein as the site for a New Town of Navi Mumbai ( hereinafter referred to as the said 
Notified Area ” ) ; 

And whereas , the Government of Maharashtra in Urban Development and Public Health 
Department , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 31 of the said Act , 
vide Notification No. RPB 1175 / 635 / BUD - 5 , dated the 18th August , 1979 , read with Notification 
No. RPB - 1175 / 635 / UD - 5 , dated the 18th January , 1980 ( hereinafter referred to as “ the said 
Notification ” ) sanctioned the Draft Development Plan ( hereinafter referred to as “ the said 
Development Plan " ) of the said Notified Area , which has come into effect on and from 1st March , 
1980 ; 

And whereas , as per the said Development Plan , lands admeasuring approx . 60 Ha . Are . of 
the Village Vahal , approx . 18 Ha . Are . of village Karanjade and approx . 22 Ha . Are . of village 
Panvel are included in the Industrial Zone ( hereinafter referred to as “ the said Lands ' ) ; 

And whereas , the City and Industrial Development Corporation ( CIDCO ) ( hereinafter referred 
to as “ the said Corporation ' ) , after following the legal procedure under sub - section ( 1 ) of section 
37 of the said Act , has submitted a proposal vide letter dated 2nd July , 2018 , so as to delete the 
said lands from Industrial Zone and to include the same in Residential Zone ( hereinafter referred 
to as the proposed modification ' ) ; 

And whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune , the Government is of the opinion that it is necessary to sanction 
the proposed modification partly , keeping the remaining proposed modification pending ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred under sub - section ( 2 ) of section 37 of the 
said Act , the State Government hereby sanctions the proposed modification in respect of the land 
admeasuring approx . 18 Ha . Are . of village Karanjade as described below : 

In the schedule of modifications appended with the said notification dated 18th January , 
1980 , after the last entry , the following new entry shall be inserted viz : 

ENTRY 
“ An area of land approximately 18 Ha . Are . of village Karanjade is deleted from the Industrial 
Zone and the land so deleted is included in Residential Zone as shown on the Plan . ” 

2. The part plan showing the aforesaid sanctioned modification shall be made available for 
inspection by the general public during office hours on all working days at the following offices 
for a period of one month : 

( i ) The Managing Director , CIDCO , CIDCO Bhavan , CBD Belapur , Navi Mumbai . 
( ii ) The Joint Director of Town Planning , Konkan Division , Konkan Bhavan , Navi Mumbai . 
( iii ) The Assistant Director of Town Planning , Raigad - Alibag Branch , Raigad . 

3. This notification shall also be published on the Government website at 
www.maharashtra.gov.in . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. M. SHINDE , 
Section Officer . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ५ 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 

पोलीस आयुक्तालय , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार यांजकडून 


मनाई आदेश 


क्रमांक वि.शा. / कोरोना / मनाई आदेश / २४६२ / २०२१.– ज्याअर्थी , जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणूमुळे पसरत असलेला कोरोना 
आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केलेला आहे . तसेच कोरोना विषाणूंचा प्रसार भारतात , महाराष्ट्रात व मिरा - भाईंदर , वसई 
विरार शहरात गतीने पसरत असल्याचे दिसून येत आहे . तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू ( कोविड -१ ९ ) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक कायदा , १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० रोजी पासून लागू करण्यात आला असून त्यातील खंड २ , ३ व ४ मधील 
तरतुदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे . त्याबाबतची नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे . 

त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्र . डीएमयू / २०२० / सीआर ९ २ / आपत्ती व्यवस्थापन -१ , दिनांक ४ जून २०२१ अन्वये , आदेश 
लागू केलेला आहे . उपरोक्त संदर्भ क्रमांक ०६ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने कोरोना विषाणू संसर्गाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्यात यापूर्वी लागू 
केलेल्या मनाई आदेशातील निर्बंधामध्ये शिथिलता दिली आहे . 

ज्याअर्थी , मी , विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शासनाच्या क्र . पीआरओ -० ९ २० / प्रक्र २१७ / विशा - २- फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ ( सन १ ९ ७४ चा २ ) च्या कलम २१ नुसार प्राप्त 
विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( ३ ) अन्वये , जा.क्र . विशा / कोरोना / मनाई 
आदेश / २२२७ / २०२१ , दिनांक ६ जून २०२१ अन्वये , जा.क्र . विशा / कोरोना / मनाई आदेश / २२ ९ ३ / २०२१ , दिनांक ११ जून २०२१ अन्वये , जा.क्र . 
विशा / कोरोना / मनाई आदेश / २३६३ / २०२१ , दिनांक १८ जून २०२१ अन्वये निर्गमित केलेले मनाई आदेश हे दिनांक २१ जून २०२१ रोजीचे सकाळी 
०७-०० वाजेपासून दिनांक २८ जून २०२१ रोजीचे सकाळी ०७-०० वाजेपावेतो लागू करण्यात आलेले होते . संदर्भ क्रमांक ०६ अन्वये शासनाने 
निर्गमित केलेल्या आदेशास अधीन राहून मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालयातील कोविड संसर्गास तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना 
म्हणून फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , सन १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे जनतेस , खालील व्यक्ती , आस्थापना यांना उद्देशून आदेश काढणे 
आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झालेली आहे . 

त्याअर्थी , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक १८ जून २०२१ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या मनाई 
आदेशामध्ये मिरा - भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्राकरिता Levels of Restrictions For breaking The Chain अंतर्गत स्तर -३ 
( Level - 3 ) या स्तराचे सर्व निबंध दिनांक ४ जून २०२१ रोजीचे शासन आदेशानुसार जसेच्या तसे लागू राहतील . सदरचा मनाई आदेश दिनांक 
२८ जून २०२१ रोजीचे सकाळी ०७-०० वाजेपासून दिनांक ५ जुलै २०२१ रोजीच्या सकाळी ०७-०० वाजेपावेतो लागू राहील . 

सदर मनाई आदेशाबाबत प्रत्येकास स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये 
प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे , पोलीस स्टेशन , सहा . पोलीस आयुक्त 
तसेच परिमंडलीय पोलीस उप आयुक्त कार्यालये यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक २६ जून २०२१ रोजी दिलेला आहे . 


मिभाववि पोलीस आयुक्तालय . 


विजयकांत सागर , 
पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


३१ 


पोलीस आयुक्तालय , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार यांजकडून 


मनाई आदेश 


१ . 


४ . 


५ . 


क्रमांक पो.उप.आ.मुख्या . / मनाई आदेश / २४७२ / २०२१.– ज्याअर्थी मिरा - भाईंदर वसई - विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध 
राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा , अतिक्रमण हटवणे 
इत्यादी कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे . 

ज्याअर्थी मी , विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमांक / पो.आ.वा. / अधि.प्रधान / आदेश / 
३०/२०२० , दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये , मा . पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ कलम ३७ चे पोट - कलम ( १ ) व ( ३ ) 
चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत . 

मिरा - भाईंदर वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मिरारोड , काशिमिरा , नवघर , नयानगर , भाईंदर , उत्तन , वसई , माणिकपूर , 
वालीव , नालासोपारा , तुळींज , विरार व अर्नाळा असे एकूण १३ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता , कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी , समाज 
कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे . 

त्याअर्थी वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी , विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त , 
( मुख्यालय ) , मिरा - भाईंदर वसई - विरार , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ चे पोट - कलम ( १ ) व ( ३ ) अन्वये जीवित व वित्त 
सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे 

शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे . 
२ . दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे . 
३ . कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे . 
सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजवणे . 

सभ्यता अगर नीती याविरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल 
अशी भाषणे , हावभाव , चित्रफलक प्रदर्शित करणे . 

पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही : 

जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यनिमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल , किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे . 

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत : 
१ . लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 
२ . प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 
३ . सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेरी येथे जमलेले लोक . 

सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय . 

पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 
६ . सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेली ठिकाण . 

सदर मनाई आदेश दिनांक २ ९ जून २०२१ रोजी ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक १३ जुलै २०२१ रोजीचे २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्याविरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


६ . 


७ . 


66 


४ . 


५ . 


मिभाववि पोलीस आयुक्तालय , 
दिनांक २८ जून २०२१ . 
भाग एक ( को.वि.पु . ) - ५ अ 


विजयकांत सागर , 
पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक विशा / मनाई आदेश / ११५ / २०२१.– ज्याअर्थी , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना 
यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा , उपोषणे इ . कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता 
आहे . तसेच सध्या विविध आंदोलने सुरू आहेत . 

सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित 
राखण्याकामी प्रतिबंध आदेश जारी करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी , मी , जय जीत सिंह , पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये 
जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे 
( १ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंड , बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू 

बरोबर 
वाहून नेणे , बाळगणे , जमा करणे व तयार करणे . 


* 


( २ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे . 


( ३ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ , द्रव्य बरोबर नेणे . 


( ४ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे इत्यादी . 


( ५ ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे , प्रतीकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांच्या चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 

( ६ ) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल 
अशी भाषणे , हावभाव , चित्रफलक , प्रदर्शित करणे . 


CC 


( ७ ) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इ . कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत : 

जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे , किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यनिमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल , किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे . " 
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत : 

१. लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 
२. प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 
३. सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले लोक . 
४. सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय . 
५. पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 
६. सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण . 


सदर मनाई आदेश दिनांक २ ९ जून २०२१ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक १३ जुलै २०२१ रोजी २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . वरील 
मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


जय जीत सिंह , 


ठाणे शहर , 


पोलीस आयुक्त , 

ठाणे शहर . 


दिनांक २८ जून २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


३३ 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २८ जून , २०२१ 


अधिसूचना 


66 


क्रमांक टीपीबी -४३२० / प्र.क्र .५१ / २०२० / नवि - ११.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे याचा उल्लेख 
“ उक्त अधिनियम ” असा करणेत आलेला आहे ) चे कलम ३१ , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने 
अधिसूचना क्र.टीपीबी -४३१७ / ६२ ९ / प्र.क्र .११८ / २०१७ / वि.यो. / नवि -११ , दिनांक ८ मे २०१८ ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करणेत आलेला आहे ) द्वारे बृहन्मुंबई प्रारुप विकास योजना -२०३४ सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली -२०३४ ( यापुढे याचा उल्लेख 

उक्त नियमावली ” असा करणेत आलेला आहे ) ला उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट - ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल ( ई.पी. ) 
वगळून उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट - अ मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजुरी दिली आहे . आणि ज्याअर्थी शासनाने उक्त अधिसूचनेस 
समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक दिनांक २२ जून २०१८ रोजी निर्गमित केले असून त्यानुसार उक्त नियमावली दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात 
आली आहे . आणि ज्याअर्थी , त्यानंतर शासनाने समक्रमांकाचे शुध्दीपत्रक व पुरकपत्र दिनांक २ ९ जून २०१८ रोजी पारित केले असून सदर 
शुध्दीपत्रक व पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक ३० जून , २०१८ रोजी प्रसिध्द करण्यात आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , शासनाने दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली -२०३४ मधील सारभूत 
स्वरुपाचे बदल ईपी -१ ते ईपी -१६८ ला ( ठराविक ईपी व निर्णयार्थ प्रलंबित ठेवलेल्या ठराविक तरतुदी वगळून ) मंजुरी प्रदान केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त मंजुरीच्या अधिसूचनेत आणि मंजूर तरतुदीमध्ये टंकलेखनाच्या त्रुटी व चुका तसेच मंजूर विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन 
नियमावलीतील काही तरतुदीच्या अर्थबोधाची स्पष्टता करून सुसंगती आणणे याकरिता शासनाने दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१८ रोजी शुद्धीपत्रक 
निर्गमित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त नियमावलीचे विनियम ३३ ( ३ ) ( A ) हे शासन / बृहन्मुंबई महानगरपालिका तसेच अशा सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या 
जमिनीवर त्यांचे कर्मचारी निवासस्थाने ( staff quarters ) विकसित / पुनर्विकसित करण्यासंबंधी आहे . 

आणि ज्याअर्थी , मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ( एम.एम.आर.डी.ए. ) यांनी दिनांक २३ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीचे शासनास सादर 
केलेल्या पत्राद्वारे आमदार निवासस्थान इमारतींचे विकास / पुनर्विकासासाठी उक्त नियमावलीचे विनियम ३३ ( ३ ) ( A ) अन्वये अतिरिक्त चटई क्षेत्र 
निर्देशांक अनुज्ञेय असल्याबाबत स्पष्टीकरण करण्याबाबत शासनास विनंती केली आहे . आणि ज्याअर्थी विनियम ३३ ( ३ ) ( अ ) मध्ये आमदार 
निवासस्थाने इमारतीबाबत समावेश नसल्यामुळे एम.एम.आर.डी.ए. ने केलेल्या विनंतीनुसार स्पष्टीकरण देता येणार नाही . तथापि , 
निवासस्थान इमारती रहिवास प्रयोजनार्थ वापरल्या जातात . ज्यामध्ये आमदार निवासस्थान इमारतीची रुमसह मालकी शासनाकडे राहते . तरी उक्त 
नियमावलीचे विनियम ३३ ( ३ ) ( अ ) अन्वये अतिरिक्त चटई क्षेत्र आमदार निवासस्थान इमारतीकरिता अनुज्ञेय करण्यासाठी उक्त नियमावलीचे 
विनियम ३३ ( ३ ) ( अ ) मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे . 

आणि ज्याअर्थी , सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने उक्त नियमावलीचे विनियम ३३ ( ३ ) ( अ ) मध्ये सुधारणा करण्यासाठी खालील नमूद परिशिष्टामध्ये 
असल्याप्रमाणे फेरबदल ( यापुढे ज्याचा उल्लेख प्रस्तावित फेरबदल असा करणेत आलेला आहे . ) तातडीने करणे आवश्यक आहे , अशी शासन 
नगरविकास विभागाची खात्री झाली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उपरोक्त परिस्थिती आणि वस्तुस्थिती विचारात घेता आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट - कलम ( १ कक ) 
अन्वये प्राप्त अधिकार आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करून डीसीपीआर -२०३४ च्या विनियम ३३ ( ३ ) ( ओ ) मध्ये फेरबदल करण्यासाठी 
समक्रमांकाच्या दिनांक ९ जून , २०२० रोजीची सूचना व त्यातील परिशिष्टामध्ये नमूद फेरबदलावर ( यापुढे याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल " 
असा केलेला आहे ) नागरिकांच्या हरकती / सूचना मागविल्या होत्या आणि प्राप्त हरकतीं / सूचना संदर्भात संबंधित व्यक्तींना तसेच नियोजन 
प्राधिकरणांस सुनावणी देऊन शासनास अहवाल सादर करणेसाठी उप संचालक , नगररचना , बृहन्मुंबई ( यापुढे त्यांचा उल्लेख “ उक्त अधिकारी 
असा केलेला आहे ) यांची नियुक्ती केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी उक्त दिनांक ९ जून , २०२० रोजीची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये ( असाधारण - कोकण विभाग पुरवणी ) ( यापुढे 
याचा उल्लेख “ शासकीय राजपत्र ” असा केलेला आहे ) दिनांक १२ जून , २०२० रोजी प्रसिध्द झालेली आहे . आणि उक्त अधिकारी यांनी त्यांचा 
अहवाल दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२० रोजीचे पत्राद्वारे संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेमार्फत कलम ३७ ( १ कक ) खालील विहीत 
कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिकारी यांचा अहवाल विचारात घेता व संचालक , नगररचना यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल 
शासनाने प्रसिध्द केल्याप्रमाणे मंजूर करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झालेले आहे ; 


आमदार 


" 


३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 

आता त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ कक ) ( ग ) अन्वये प्राप्त अधिकारात आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करून 
शासन याद्वारे 


( अ ) उक्त प्रस्तावित फेरबदलाचे प्रस्तावास खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेप्रमाणे मंजुरी देत आहे . 
( ब ) सदरच अधिसूचना शासकीय राजपत्रामध्ये प्रसिध्द झालेचा दिनांक हा उक्त फेरबदल अंमलात आलेचा दिनांक असेल . 

( क ) बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस डीसीपीआर -२०३४ च्या मंजुरी सोबतच्या फेरबदलाचे परिशिष्टामध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालील 
परिशिष्ट समाविष्ट करणेचे निर्देश देत आहे 


: 


परिशिष्ट 


विनियम क्रमांक 


प्रस्तावित तरतूद 


Insert 
new proviso in 
Regulation 
33 ( 3 ) ( A ) ( 1 ) 


मंजूर तरतूद 
provided further that , FSI permissible 
under this Regulation is also applicable 
for construction of quarters / Hostel buildings 
for MLA / MLC by the State Government . 


सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर सुध्दा उपलब्ध करण्यात आली आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


निर्मलकुमार पं . चौधरी , 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


३५ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
4th Floor , Main Building , Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 28th June 2021 


NOTIFICATION 


No. TPB - 4320 / 82 / CR - 51 / 2020 / UD - 11.- Whereas , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter 
referred to as “ the Said Act ” ) , the State Government vide Notification No. TPB - 4317 / 629 / CR - 118 / 
2017 / DP / UD - 11 , dated 8th May 2018 ( hereinafter referred to as “ the said Notification ” ) has 
accorded sanction to the Draft Development Plan - 2034 of Greater Mumbai along with the 
Development Control and Promotion Regulations - 2034 for Greater Mumbai ( hereinafter referred 
to as " the said Regulations " ) with modifications shown in SCHEDULE - A appended to the said 
Notification excluding the substantial modifications as shown in SCHEDULE - B appended to the 
said Notification . And whereas , Government has issued corrigendum of even number dated 22nd 
June , 2018 as per which said Regulation has came into force from 1st September 2018 and whereas , 
thereafter Government has issued a Corrigendum and Addendum of even number dated 29th 
June , 2018 to the said Notification , which is published in Government Gazette dated 30th June , 
2018 ; 

And whereas , the Government of Maharashtra vide Notification dated 21st September 2018 
has sanctioned EP - 1 to EP - 168 ( Excluding certain EP and provisions which are kept in abeyance ) 
in the Development Control and Promotion Regulations - 2034 ; 

And whereas , the Government of Maharashtra vide Notification dated 12th November 2018 
has issued a corrigendum in respect of some typographical errors and mistakes and also to clarify 
and co - relate certain provisions of sanctioned DCPR for its proper interpretation ; 

And whereas , Regulation 33 ( 3 ) ( A ) of the said Regulation pertains to Development / 
Redevelopment for construction of staff quarters of Govt . or its statutory bodies ( including CISF ) 
or MCGM or its statutory bodies , on lands belonging to such Public Authorities . 

And whereas , Mumbai Metropolitan Region Development Authority ( MMRDA ) , vide their 
letter dated 23rd September 2019 has requested Government in the Urban Development 
Department to issue clarification so as to consider the category “ MLA Hostel Building ” ( Member 
of Legislative Assembly , Government of Maharashtra ) to be made eligible for availing the additional 
FSI under Regulation 33 ( 3 ) ( A ) of the said Regulation . And whereas , as MLA Hostel Building is 
not mentioned in the said Regulation 33 ( 3 ) ( A ) , clarification as requested by MMRDA cannot be 
issued , however , considering MLA Hostel Buildings are used for residential purpose . Wherein , 
ownership of MLA Hostel Building along with rooms vest with Government . To avail benefit of 
additional FSI under Regulation 33 ( 3 ) ( A ) of the said Regulation in respect of MLA Hostel Buildings , 
necessary modification in Regulation 33 ( 3 ) ( A ) is necessary . 

And whereas , the Government in Urban Development Department is satisfied that in the 
public interest it is expedient to modify the Regulation 33 ( 3 ) ( A ) of the said Regulations , as 
specifically described in the Schedule given below ; 

And whereas , after considering the above facts and circumstances and in exercise of the 
powers conferred by sub - section ( 1AA ) of section 37 of the said Act and all other powers enabling 
in that behalf , Government of Maharashtra has published a Notice of even number dated 9th 
June , 2020 ( hereinafter referred to as " the said Notice " ) for inviting objections / suggestions from 
the general public with regard to the modification in Regulation 33 ( 3 ) ( A ) of DCPR - 2034 proposed 
in the schedule in the said Notice ( hereinafter referred to as " the proposed modification " ) and 
appointed the Deputy Director of Town Planning , Greater Mumbai as the officer ( hereinafter 
referred to as “ the said Officer ” ) to submit a report on the objections / suggestions received in 
respect of the proposed modification to the Govt . after giving hearing to the concerned persons 
and the said Authority . 

And whereas , the said Notice dated 9th June , 2020 was published in the Maharashtra 
Government Gazette ( Extra Ordinary Gazette - Konkan Division Supplement ) ( hereinafter referred 
to as “ the Official Gazette ” ) dated 12th June , 2020 and the said Officer has submitted his Report 
vide letter dated 5th October 2020 through the Director of Town Planning , Maharashtra State , 
after completing the legal procedure as stipulated under section 37 ( 1AA ) of the said Act ; 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


And whereas , after considering the Report of the said Officer and after consulting the Director 
of Town Planning , Maharashtra State , the Government is of the opinion that the proposed 
modification is required to be sanction as proposed . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred upon it under section 37 ( 1AA ) ( c ) of the 
said Act , the Government hereby : 

( A ) Sanctions the proposed modification as described more specifically in the Schedule 
hereunder . 

( B ) Fixes the date of publication of this Notification in the Official Gazette as the date of 
coming into force of this modification . 

( C ) Directs the Municipal Corporation of Greater Mumbai that in the Schedule of 
Modifications sanctioning the said DCPR - 2034 , after the last entry , the Schedule referred to at 
( A ) above shall be added . 


Schedule 


New proviso is inserted in Regulation 33 ( 3 ) ( A ) ( 1 ) as given below : 


Regulation No. 


Existing provision 


Sanctioned provision 


new proviso in 
Regulation 
33 ( 3 ) ( A ) ( 1 ) is 
inserted . 


provided further that , FSI permissible 
under this Regulation is also applicable 
for construction of quarters / Hostel buildings 
for MLA MLC by the State Government . 


This Notification is also made available on the Government of Maharashtra website : 
www.maharashtra.gov.in ( Acts and Rules ) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


NIRMALKUMAR P. CHAUDHARI , 
Under Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


